RNI No.MAHBIL / 2009/ 31743 

Regd.No.MCS/169/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष २, अंक ४६ ]] 


गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १७-२३, २०१६ / कार्तिक २६ - अग्रहायण २, शके १९ ३८ [ पृष्ठे ३४ , किंमत : रुपये २०.०० 


.. 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


पुढील अधिसूचना, इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


५४ 


गुरुवार , मार्च १९ , २०१५ / फाल्गुन २८ , शके १९ ३६ 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ ९ मार्च २०१५ 

अधिसूचना 
उल्हासनगर महानगरपालिका सेवा ( भरती व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०१५ 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम . 

क्रमांक युएमसी. २५१३ /प्रक्र .८७३/ नवि -२१. -उल्हासनगर महानगरपालिकेमध्ये अंमलात असलेले सध्याचे सर्व सेवा प्रवेश नियम तसेच 
तत्संबंधात यापूर्वी करण्यात आलेले ठराव व आदेश यांचे अधिक्रमण करुन , उल्हासनगर महानगरपालिका याद्वारे महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिनियम कलम ४५७( ३) अंतर्गत निर्मित उल्हासनगर महानगरपालिकेतील विविध पदांवर करावयाच्या नियुक्त्यांचे नियमन व सेवांचेवर्गीकरण 
करण्यासाठी खालीलप्रमाणे नियम करीत आहे : 


नियम 


१ . संक्षिप्त नाव , प्रारंभ व व्याप्ती.- (१ ) या नियमांना “ उल्हासनगर महानगरपालिका सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण नियम , 
२०१५ ” असे संबोधण्यात येईल . 

( २) हे नियम अंतिमरित्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून अंमलात येतील . 

( ३ ) हे नियम उल्हासनगर महानगरपालिकेतील सर्व पदांवरील नियुक्त्यांना लागू होतील, मात्र अन्यथा नमूद केले नसल्यास, अंशकालीक 
स्वरूपाच्या नियुक्त्या, कंत्राटी पद्धतीने किंवा रोजंदारी तत्वावरील नियुक्त्या तसेच मानसेवी स्वरूपाच्या नियुक्त्यांना लागू होणार नाहीत . 


. 


( १ ) 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, नोव्हेंबर १७-२३, २०१६/ कार्तिक २६ - अग्रहायण २, शके १ ९ ३८ 


२. ( अ ) व्याख्या . -विषय किंवा संदर्भानुसार अन्य अर्थ अभिप्रेत नसल्यास या नियमांसाठी : ( १) “ अधिनियम ” म्हणजे महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियम ( सन १९ ४ ९ चा मुंबई अधिनियम क्रमांक ५९ ). 

( २ ) “ परिशिष्ट " म्हणजे या नियमांना जोडलेले परिशिष्ट . 
( ३ ) “नियुक्ती प्राधिकारी ” म्हणजे अधिनियमाच्या कलम ५३ च्या पोट - कलम (१) ते (३ ) च्या तरतुदीप्रमाणे नियुक्ती देण्यास सक्षम 

असलेला अधिकारी . 
( ४ ) “ संवर्ग ” म्हणजे एखाद्या सेवेतील किंवा एखाद्या सेवेच्या भागातील स्वतंत्र घटक म्हणून मंजूर केलेल्या कायम शासनमान्य पदांचा 


समूह . 
( ५ ) “ कर्मचारी " म्हणजे या नियमांच्या परिशिष्टात नमूद केलेले महानगरपालिका अधिकारी किंवा कर्मचारी . 
( ६ ) “ शासन " म्हणजे महाराष्ट्र शासन. 
( ७ ) “ एकीकृत संवर्ग ”म्हणजे विविध पदांच्या कर्तव्याचेस्वरूप, ती पदे धारण करण्यासाठी विहित केलेली शैक्षणिक अर्हता, अनुभव 

व वेतनश्रेणी यांचा सारासार विचार करून सेवा नियमासाठी एकीकृत केलेला संवर्ग. 
( ८ ) “ महानगरपालिका ” म्हणजे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या तरतुदी अन्वयेनिर्माण केलेली “ महानगरपालिका 
( ९ ) “ अर्हताप्राप्त कर्मचारी ” म्हणजे या नियमाच्या परिशिष्ट -२ मध्ये विहित केलेली अर्हता धारण करणारे कर्मचारी . 

या नियमांत वापरण्यात आलेल्या परंतु व्याख्या न केलेल्या शब्द किंवा शब्द समूहांचा अर्थ अधिनियमात दिल्यानुसार असेल. 
( ब ) सेवांचे वर्गीकरण ( Classification of Services ).- ( १ ) प्रशासकीय सेवा : सामान्य प्रशासन , प्रभाग प्रशासन , महसूल 
( कर ), महानगरपालिका सचिव कार्यालय , सार्वजनिक आरोग्य सेवा, उद्यान सेवा अंतर्गत असलेल्या विभागातील सेवा या प्रशासकीय सेवा 
संबोधण्यात येतील . 


( २) लेखा सेवा : महानगरपालिकेच्या आर्थिक व्यवस्थापनाशी संबंधित ( लेखा, लेखा परिक्षण इ.) सेवा या लेखा सेवा संबोधण्यात येतील . 


( ३) अभियांत्रिकी सेवा ( तांत्रिक संवर्ग आणि तांत्रिक सेवा) : ज्या पदावरील नियुक्तीसाठी सांविधिक विद्यापीठ / अभिमत विद्यापीठ / 
राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ ( Board Of Technical Education), केंद्रीय तंत्रशिक्षण मंडळ ( Board Of Central Technical Education) वा 
तंत्रशिक्षण परिषद ( Technical Council ) यांचेमार्फत चालविले जाणारे विविध तांत्रिक व अभियांत्रिकी विषयक अभ्यासक्रम अशी किमान 
शैक्षणिक अर्हता विहित केली असेल , अशा पदांना “ अभियांत्रिकी सेवा ” ( तांत्रिक संवर्ग ) संबोधण्यात येईल व अशा पदांची सेवा “ तांत्रिक सेवा 
संबोधली जाईल . 


११ 


( ४ ) वैद्यकीय संवर्ग आणि वैद्यकीय सेवा : ज्या पदावरील नियुक्तीसाठी कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वैद्यकीय शास्त्राची पदवी, 
पदव्युत्तर पदवी/ पदविका तसेच मेडीकल कौन्सील ऑफ इंडिया, आयुष वा तत्सम आयुर्वेदिक कौन्सील, युनानी, होमिओपॅथिक कौन्सील 
यांच्याकडील नोंदणी ही किमान शैक्षणिक अर्हता विहित केली असेल, अशा पदांना “ वैद्यकीय संवर्ग ” संबोधण्यात येईल व अशा पदांची सेवा 
वैद्यकीय सेवा ” संबोधली जाईल. 


( ५ ) निमवैद्यकीय संवर्ग आणि निमवैद्यकीय सेवा : वैद्यकीय सेवेतील पदांना सहाय्यकारी असणाऱ्या पदांच्या संवर्गाला, उदा . मिश्रक , 
परिचारिका, लसटोचक इ. निमवैद्यकीय संवर्ग व अशा पदांच्या सेवेला “ निमवैद्यकीय सेवा ” संबोधण्यात येईल . 


( ६ ) अग्निशमन सेवा : महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसुरक्षा उपाययोजना अधिनियम , २००७ मध्ये समाविष्ट असलेल्या अग्निशमन 


सेवा . 


३. नेमणुकीची पद्धत व अर्हता.-( १) महानगरपालिकेतील विविध पदांवर नियुक्तीसाठी कार्यपद्धती परिशिष्ट-१ मध्ये विहित 
केल्यानुसार व शिक्षण , अनुभव इ. आवश्यक अर्हता परिशिष्ट -२ मध्ये विहित केल्याप्रमाणे असतील. नियुक्तीची पद्धत अधिनियमाच्या कलम 
५४ व अनुसूची-ड मधील प्रकरण ३ नुसार असेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, नोव्हेंबर १७-२३, २०१६ / कार्तिक २६ - अग्रहायण २, शके १ ९ ३८ 


३ 


( २ ) भारतीय नागरिकत्व आणि महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र : 


उमेदवार भारताचा नागरीक असावा आणि महाराष्ट्रात १५ वर्षे अधिवास ( Domicile) करत असल्याबद्दल सक्षम प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र 
त्याने अर्जासोबत सादर करणे आवश्यक राहील . 


( ३ ) संगणक हाताळणी / वापराबाबतच्या ज्ञानाची आवश्यकता : 


परिशिष्ट-२ मध्ये विहित केलेल्या अर्हतेव्यतिरिक्त वाहनचालक आणि श्रेणी-४ ची पदे वगळून इतर सर्व पदावरील नेमणूकीसाठी / 
पदोन्नतीसाठी शासन वेळोवेळी आदेश काढून निश्चित करेल असे संगणक हाताळणी / वापराबाबतचे ज्ञान, एक अतिरिक्त आवश्यक अर्हता असेल. 


( ४ ) वयोमर्यादा : महानगरपालिकेतील कोणत्याही पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्तीसाठी किमान वयाची अट १८ वर्षे पूर्ण व कमाल 
वयोमर्यादा “ परिशिष्ट -२ ” मध्ये संबंधित पदासमोर नमुद केल्यानुसार असेल . कमाल वयोमर्यादा विहित केली नसेल अशा पदांच्या बाबत ती 
प्रचलित शासन धोरणाप्रमाणे असेल. सामाजिक आरक्षण लागू असणाऱ्या प्रवर्गाकरीता प्रचलित शासन निर्णयानुसार वयोमर्यादा शिथिलक्षम असेल. 


( ५ ) पदोन्नती व नामनिर्देशनाद्वारे करावयाच्या नियुक्त्यांचे प्रमाण : 


( अ) नामनिर्देशन वा पदोन्नतीचे प्रमाण “ परिशिष्ट - २ ” मध्ये संबंधित पदासमोर दर्शविल्यानुसार असेल . तथापि ज्या पदासमोर असे 
प्रमाण विहित केलेले नसेल अशा पदावरील नियुक्तीसाठी पदोन्नती व नामनिर्देशनाचे प्रमाण ५०:५० असे राहील. 


( ब ) एकाकी पद सामान्यतः पदोन्नतीने भरण्यात येईल . तथापि , विशिष्ट अर्हता आवश्यक असलेल्या एकाकी पदावर पदोन्नतीने 
नियुक्तीसाठी उमेदवार उपलब्ध नसल्यास तसे पद प्रतिनियुक्ती किंवा नामनिर्देशनाने भरता येईल . 


" 


४ . 


६ . 


पदोन्नतीने नेमणूक करणे. - पदोन्नतीने करावयाची कोणतीही नियुक्ती , “ ज्येष्ठता व पात्रता 

या तत्त्वावर , 

अर्हताप्राप्त 
कर्मचाऱ्यांमधून केली जाईल. 
५. प्रतिनियुक्तीद्वारे नेमणूक . 

. - या नियमांमध्ये विहित केलेल्या अर्हतेनुसार ज्या पदांवर प्रतिनियुक्तीद्वारे नेमणूक करण्याची तरतूद 
आहे अशी पदे केंद्र शासन , राज्य शासन, इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था व स्थानिक प्राधिकरणातील अधिका-यांमधून प्रतिनियुक्तीने भरता येतील. 
अन्य महानगरपालिकेतून उल्हासनगर महानगरपालिकेत बदलीने नियुक्ती.. -या नियमात अन्यत्र काहीही 

नमूद 

केले असले 
तरी, अन्य महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्याने उल्हासनगर महानगरपालिकेतील पदावर बदलीने नियुक्तीसाठी अर्ज सादर केल्यास , अधिनियमातील 
तरतुदीनुसार व दोन्ही महानगरपालिकांतील नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांच्या संमतीने मान्य होतील, अशा अटी व शर्तीवर, खालील बाबीच्या अधीन राहून 
बदलीने नियुक्ती देता येईल . 

( अ) पदोन्नतीने भरण्यात येणाऱ्या पदांवर बदलीने नियुक्ती करण्यात येणार नाही . फक्त नामनिर्देशाने नियुक्तीकरीता राखून ठेवण्यात 
आलेल्या रिक्त पदांवर बदलीने नियुक्ती करण्यात यावी . 


( ब ) अशी नियुक्ती झाल्यानंतर त्या पदधारकाची ज्येष्ठता नियुक्तीच्या दिनांकास त्या पदाच्या संवर्गात सर्वात कनिष्ठ ( Zero 
Seniority) राहील. 


( क ) गट “ अ ” आणि गट “ ब ” मधील अधिकाऱ्यांच्याबाबत एका महानगरपालिकेतून दुस- या महानगरपालिकेत बदलीचा निर्णय 
दोन्ही महानरपालिकांच्या संमतीने निश्चित अटी व शर्तीवर , शासन मान्यतेने घेतला जाईल . 


७ . 


परिविक्षाधीन कालावधी. - गट “ अ ” आणि गट “ ब ” मध्ये नामनिर्देशनाद्वारे नियुक्ती देण्यात आलेल्या उमेदवारांसाठी त्यांच्या 
नेमणुकीच्या मूळ दिनांकापासून दोन वर्षांचा परिविक्षाधीन कालावधी असेल . परिविक्षाधीन कालावधी राज्य शासनाच्या आदेशानुसार पूर्ण केल्याचे 
आदेश निर्गमीत करण्यात येतील . तसेच अशा उमेदवाराचे परिविक्षाधीन कालावधीतील काम समाधानकारक नसल्यास अपवादात्मक बाब म्हणून 
आणि तत्संबंधी कारणे नमुद करून परिविक्षा कालावधी पुढील १ वर्षांपर्यंतच वाढविता येईल. तद्नंतरही या वाढीव कालावधीत काम समाधानकारक 
नसल्यास सदर व्यक्तीची सेवा समाप्त करण्यात येईल . 


भाग चार - ब -१ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, नोव्हेंबर १७-२३, २०१६ / कार्तिक २६ - अग्रहायण २, शके १ ९ ३८ 


८ . 


भाषा परीक्षा, विभागीय परीक्षा व प्रशिक्षण . - महापालिका सेवेतील पदांवर नेमणूक करण्यात आलेल्या किंवा त्यासाठी 
निवडण्यात आलेल्या उमेदवारांनी : 

( १) विहित करण्यात येतील अशा भाषा परिक्षा आणि /किंवा चाचण्या उत्तीर्ण होणे किंवा त्यांना विहीत नियमानुसार यापैकी 
कोणतीही परिक्षा पास होण्यापासून सुट मिळणे आवश्यक असेल. 

( २) परिशिष्ट -३ अन्वये विहित केलेली विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे अथवा अशी परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळविणे 
आवश्यक असेल . 


( ३ ) वेळोवेळी ठरवून देण्यात येईल असे सेवा प्रवेशपूर्व आणि /किंवा सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण घेणेसुद्धा आवश्यक असेल . 


-एखाद्या व्यक्तीस : ( क ) अधिनियमाच्या कलम ५ ९ च्या 


महानगरपालिका सेवेतील पदावर नियुक्तीसाठी अनर्हता. 
तरतुदीप्रमाणे अनर्ह ठरविण्यात आले असेल , 


( ख ) महापालिकेच्या सेवेतून किंवा कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाच्या सेवेतून किंवा कोणत्याही सरकारी सेवेतून गैरवर्तणुकीबद्दल बडतर्फ 
करण्यात आले असेल किंवा, 


( ग ) ज्यामध्ये नैतिक अधःपाताचा समावेश होईल अशा अपराधाबद्दल तिला दोषी ठरविण्यात आले असेल, किंवा 


( घ ) जर त्याच्या एकापेक्षा अधिक पत्नी हयात असतील आणि स्त्री उमेदवारांच्या बाबतीत जर तिने ज्याची पत्नी हयात आहे अशा व्यक्तीशी 
विवाह केला असेल , किंवा 


( च ) जर त्यास / तीस दोन पेक्षा अधिक हयात अपत्य असतील, किंवा 


( छ ) न्यायालयात ज्या गुन्हयासाठी कैदेची शिक्षा फर्मावता येते , अशा गुन्हयासाठी सहा महिन्यांहून अधिक मुदतीची कैदेची शिक्षा झाली 
असेल व ती शिक्षा अपील वा पुनरिक्षणात रद्द झाली नसेल , अशी व्यक्ती किंवा 

( ज ) महापालिकेच्या सेवेत असतांना सिद्धापराध होऊन सहा महिन्यांपेक्षा अधिक मुदतीची कैदेची शिक्षा झाली असेल व ती शिक्षा अपील वा 
पुनरिक्षणात रद्द झाली नसेल. अशी व्यक्ती महापालिकेच्या सेवेत नेमणूक देण्यास वा नेमणूक चालू ठेवण्यास अपात्र समजली जाईल. 


१० . महानगरपालिका सेवेतील पदांवर आरक्षण. -महानगरपालिका सेवेतील पदांना शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार आरक्षण 
लागू असेल . यामध्ये मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण ( सामाजिक आरक्षण), विशेष / समांतर आरक्षण, माजी सैनिक , प्रकल्पग्रस्त , अपंग, महिला , 
खेळाडू इ. साठीच्या आरक्षणाचा समावेश असेल . 

११. शारिरीक पात्रता प्रमाणपत्र आणि चारित्र्य पडताळणी अहवाल . -महापालिका सेवेतील कोणत्याही पदावरील नामनिर्देशनाने 
नियुक्ती : ( अ ) जिल्हा शल्यचिकित्सक अधिकाऱ्याचेविहित नमुन्यातील आरोग्यविषयक वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर, आणि 

( ब ) उमेदवाराच्या पूर्वचारित्र्य पडताळणीबाबत ( Verification of Antecedents) सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर 
केली जाईल . 


१२. 


प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष दबावतंत्राचा वापर. - कोणत्याही उमेदवाराच्या नियुक्ती संदर्भात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या दबाव 
आणण्याचा केलेला प्रयत्न हा त्या उमेदवाराला त्या पदावरील नियुक्तीसाठी अनर्ह करणारा ठरेल . 

१३. हे नियम अस्तित्त्वात येण्यापूर्वी विहित मार्गाने झालेल्या सरळसेवा नियुक्त्यांना शासनाने अन्यथा वेगळे लेखी कारणे नमूद करून 
निर्देष दिले नसतील तर या नियमातील तरतुदीमुळे बाधा येणार नाही . 

१४. वेळोवेळी सेवाभरती / आरक्षण / वयोमर्यादा इ. बाबत निर्देश देणारे राज्य शासनाचेनियम , अधिनियम, निर्णय व न्यायनिर्णय यानुसार 
या नियमात सुधारणा ( Amendment ) करण्यात येईपर्यंत शासन निर्णय /न्याय निर्णयानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 

१५. सदर सेवा प्रवेशनियम उल्हासनगर महानगरपालिकेला लागू झाल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत या नियमातील आकृतीबंधास 
अनुरूप एकीकृत संवर्गाची यादी तयार करून त्यास राज्य शासनाची मान्यता घेणे बंधनकारक राहील. ( परिशिष्ट-४ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, नोव्हेंबर १७-२३, २०१६ / कार्तिक २६ - अग्रहायण २, शके १ ९ ३८ 


वैद्यकीय प्रमाणपत्राचा नमुना 


. 


मी याद्वारे प्रमाणित करतो/ करते की , उल्हासनगर महापालिकेच्या ( 

) संवर्गातील ( 

) पदावर नेमणूक 
करण्यासाठी असलेले उमेदवार, श्री ./ श्रीमती/ कु . 

यांची तपासणी 
केली आणि त्याला /तिला 

अतिरिक्त ( सांसर्गिक किंवा अन्य ) कोणताही रोग , 
शारीरिक दौर्बल्य किंवा शारीरिक अपंगत्व असल्याचे आढळले नाही ही गोष्ट ( ) कार्यालयात ( 

) म्हणून नेमणूकीसाठी 
अनर्ह ठरविणारी आहे असे मला वाटत नाही . श्री . / श्रीम ./ कु . 

यांच्या स्वतःच्या 
निवेदनावरून त्याचे/तिचे वय वर्षे आहे आणि दिसण्यावरून तो / ती सुमारे 

वर्षे वयाचा / वयाची 
आहे . त्याला/ तिला लस टोचण्यात आली आहे . 


ओळख चिन्हे 


डाव्या हाताच्या अंगठ्याचा ठसा 


वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे पदनाम . 


वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे पदनाम 


उल्हासनगर महानगरपालिका सेवाप्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण नियम-२०१५ 


परिशिष्ट- (१ ) 


उल्हासनगर महानगरपालिका सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण नियम -२०१५ 

अंतर्गत सेवा भरतीसाठी अनुसरावयाची कार्यपद्धती 
१. कर्मचारी निवड समिती. -उल्हासनगर महानगरपालिकेतील पदांवर नियुक्तीकरिता महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या 
कलम ५४ मध्ये विहित केल्यानुसार “ कर्मचारी निवड समिती ” गठीत करण्यात येईल. 

या व्यतिरिक्त नामनिर्देशनाने नियुक्ती करताना मागासवर्गीय तसेच महिला उमेदवारांच्या हितरक्षणासाठी अशा समितीचे सदस्य म्हणून 
शासनाच्या प्रचलित आदेशानुसार संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना मुलाखतीच्या वेळेस विशेष निमंत्रित 

म्हणून 

बोलावले जाईल . 


२ . 


अध्यक्ष 


नामनिर्देशनाद्वारे करावयाच्या नियुक्तीसाठी कर्मचारी निवड समितीची रचना खालीलप्रमाणे असेल . 
( १ ) आयुक्त किंवा आयुक्तांनी पदनिर्देशीत केलेला अन्य कोणताही अधिकारी 
( २ ) मुख्य 

लेखा परीक्षक 
( ३ ) संबंधित विभाग प्रमुख 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


( ४ ) आयुक्तांनी नामनिर्देशित केलेला एक अन्य अधिकारी / मागावसर्गीय प्रतिनिधी 
( ५ ) जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी 


सदस्य 


( ६ ) जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी 


सदस्य 


( ७ ) प्रकल्प अधिकारी , एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 


सदस्य 


( ८ ) अल्पसंख्यांक प्रतिनिधी 


सदस्य 


(९ ) उप आयुक्त ( आस्थापना ) 


सदस्य सचिव 


व निमंत्रक 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, नोव्हेंबर १७-२३, २०१६/ कार्तिक २६ - अग्रहायण २, शके १ ९ ३८ 


३. नामनिर्देशनाद्वारे नेमणूकीकरिता कार्यपद्वती.- ( अ) एखाद्या पदावरील नियुक्तीसाठी वृत्तपत्रातील जाहिरातीला अनुसरून 
किंवा महानगरपालिकेच्या सुचना फलकावरील सुचनेस अनुसरून विहित मुदतीत प्राप्त झालेल्या अर्जाचा किंवा सेवा विनियम केंद्राकडून 
वा शासनाच्या आदेशानुसार अन्य संस्था/ कार्यालयाकडून आलेल्या यादीतील उमेदवाराच्या नावाचाच विचार करता येईल. 

( ब ) उमेदवाराने अर्जात दिलेल्या तपशीलाबाबत अधिक माहिती मागविण्याचा अधिकार आयुक्तांना असेल . 

( क ) जाहिरातीत / सेवा विनियम केंद्राकडे पाठविलेल्या मागणी पत्रात लेखी चाचणीचा उल्लेख असल्यास अशा उमेदवारांची लेखी चाचणी 
द्यावी लागेल. परंतु , जाहिरातीत नमूद केलेली पदसंख्या आणि पात्र उमेदवारांची संख्या लक्षात घेऊन अशी चाचणी न घेण्याचा निर्णय आयुक्तांना 
घेता येईल . 

( ड ) निवड समिती यानंतर एकूण गुण लक्षात घेऊन गुणांच्या उतरत्या क्रमाने उमेदवारांची यादी तयार करील व ती आयुक्तांकडे 
पाठविण्यासाठी लिफाफ्यात बंद करील. 

पदोन्नतीने नेमणूकीकरिता कार्यपद्वती.- ( अ) पुढील कॅलेंडर वर्षांच्या कालावधीत प्रत्येक संवर्गात पदोन्नतीने किती पदे भरावी 
लागणार आहेत याचा आढावा आस्थापना विभागामार्फत दरवर्षी ऑगस्ट महिन्यात किंवा त्यानंतर शक्य तितक्या लवकर घेण्यात यावा . 

( ब) वर नमूद केलेल्या आढाव्यानुसार पदोन्नतीने भरावयाच्या पदांची संख्या निश्चित झाल्यावर पदोन्नतीसाठी आवश्यक अर्हता धारण 
करणाऱ्या सर्व नियमित कर्मचाऱ्यातून ज्येष्ठतानुक्रमाने पदांच्या संख्येच्या तिप्पट (१: ३) कर्मचाऱ्यांचा विचारक्षेत्रात ( Zone of consideration ) 
समावेश करण्यात येईल . 

( क ) ज्यांच्याविरूद्ध विभागीय चौकशी चालू आहे वा जे निलंबित आहेत त्यांचीही नावे ज्येष्ठतानुक्रमे यादीत येत असल्यास अशा यादीतून 
वगळण्यात येऊ नयेत . त्यांच्या नावाचा विचार केल्यावर निवड समितीचा अभिप्राय त्यांच्या नावासमोर नोंदविण्यात यावा. 

( ड ) निवडसुचीत समावेश झालेल्या ज्या कर्मचाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालाच्या सरासरी क्रमवारी अतिउत्कृष्ठ असेल अशा कर्मचाऱ्यास 
सेवा ज्येष्ठतेप्रमाणे येणाऱ्या ६ स्थानापर्यंत वरचे स्थान देण्याची शिफारस निवड समितीला करता येईल . हा अपवाद वगळता पदोन्नतीसाठी पात्र 
ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांचा निवडसुचीत ज्यष्ठतेनुसार समावेश करण्यात येईल. मात्र अत्युत्कृष्ट ( अ + ) अहवालासाठी कर्मचाऱ्याला निवडसूचीत 
वरचा क्रमांक देतांना सेवेने ज्येष्ठ असलेल्या व उत्कृष्ठ ( अ ) अहवाल असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपेक्षा वरचे स्थान देता येणार नाही. 


४ . 


इ ) दरवर्षी ऑक्टोंबर महिन्यात किंवा त्यानंतर शक्य तितक्या लवकर निवड समितीच्या बैठका विभागनिहाय आयोजित करण्यात येतील . 


(ई) निवड समिती कर्मचाऱ्यांचे मागील ५ वर्षांचे गोपनीय अहवाल आणि त्यांचेपुढे ठेवलेली इतर कागदपत्रे यांचे अवलोकन करून 
कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या योग्यतेबद्दल निर्णय घेईल . मात्र असा निर्णय एकमताने झाला नाही तर त्याबद्दलचा अंतिम निर्णय समिती 

प्रमुखाचा 


असेल. 


( फ ) कर्मचाऱ्यांच्या निवडीसंबंधी अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी अधिक माहितीची आवश्यकता वाटल्यास माहिती मागविण्याचा समितीस 
अधिकार असेल . 

वरील ( ३) व ( ४) नुसार निवड समितीने केलेली शिफारस अधिनियमाच्या कलम ५३( १), ५३( २) वा ५३( ३) नुसार संबंधित सक्षम 
नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे मान्यतेसाठी ठेवली जाईल . 


५ . 


६ . 


तयार करण्यात आलेली निवडसूची तयार केल्याच्या दिनांकापासून १ वर्षांच्या कालावधीपर्यंत वैध असेल . 


७ . 


समिती सचिव बैठकीचा कार्यवृत्तांत तयार करून त्यास समितीची मान्यता घेण्यास जबाबदार असेल. सदस्यांना सादर केलेली सर्व 
कागदपत्रे परत घेऊन ती एकत्रित जतन करण्याची जबाबदारी समिती सचिवाची असेल . 


गट - क आणि गट- ड मध्ये सेवा भरती करताना शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्र . न्याप्र-१००३ / ९९ / प्र.क्र .२ / ०३ ( भाग -२ ) / 
१६ अ, दिनांक २५ ऑक्टोंबर २००५ अन्वये एकत्रित मार्गदर्शक तत्वांचा लागू असेल तेथे अवलंब करण्यात यावा. या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये 
वेळोवेळी होणारे बदलही अंमलात आणण्यात यावेत . 


९ . 


तांत्रिक पदांना अतांत्रिक संवर्गामध्ये पदोन्नती देता येणार नाही. 


उल्हासनगरमहानगरपालिकासेवाभरतीवसेवांचेवर्गीकरणनियम२०१५ 


परिशिष्ट 
( 
२ 
) 


महाराष्ट्रमहानगरपालिकाअधिनियमाचेकलम४५व५३(१)चेतरतुदीनुसारनेमणूककरावयाच्याअधिकाऱ्यांच्यापदांसाठीचीकलम४५(३)व४५७(३)अन्वयेविहित 

शैक्षणिक 
व 
इतर 
अर्हता सेवावसंवर्ग पदनामववेतनश्रेणी 

नेमणुकीची 
पद्धत 
व 
( 
पहा 
नियम 
३ 
)नेमणुकीकरिताअर्हतावनेमणुकीच्यापद्धती टक्केवारी 


अ.क्र. 


१.नामनिदेशन 


२.पदोन्नती 


३.प्रतिनियुक्ती 


(१) 


(२) 


(३) 


(४) 


(५) 


(६) 


१ 


श्रेणी-१प्रशासकीयसेवा 


२श्रेणी-१प्रशासकीयसेवा 


अतिरिक्तआयुक्त 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, नोव्हेंबर १७-२३, २०१६ / कार्तिक २६- अग्रहायण २, शके १ ९ ३८ 


३ 


श्रेणी-१प्रशासकीयसेवा 


... 


प्रशासकीयसेवा आयुक्त 

राज्यशासनाकडूनवेळोवेळीनेमणूककरण्यातयेईलअसाअधिकारी(महाराष्ट्रमहानगरपालिका 

अधिनियमाचे 
कलम 
३६ 
प्रमाणे 
). 
प्रतिनियुक्ती 

राज्यशासनाकडूनवेळोवेळीनेमणूककरण्यातयेईलअसाअधिकारी(महाराष्ट्रमहानगरपालिका 

अधिनियमाचेकलम३९अप्रमाण). 
उपआयुक्तपदोन्नती५०टक्के 

(अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाच्याकोणत्याहीशाखेचीपदवीकिंवासमकक्षअर्हता;आणि (ब)महानगरपालिकासहायकआयुक्तकिंवासमकक्षपदावरीलकिमान५वर्षांचीनियमित 

संवा. प्रतिनियुक्ती५०टक्के 

शासनसेवेतील/स्थानिकस्वराज्यसंस्थेतीलसमकक्षअधिकाऱ्यांमधूनशासनामार्फतनेमणूक 

करण्यातयेईल. महानगरपालिकासचिव/ नामनिर्देशन 

(अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीकोणत्याहीशाखेचीपदवी;आणि नगरसचिव 

(ब)विधिशाखेच्यापदवीधरासप्राधान्य. पदोन्नती 

नामनिर्देशनासाठीविहितकेलेलीअर्हताधारणकरणाऱ्यामहानगरपालिकाआस्थापनेवरील 

सहायकआयुक्तकिंवासमकक्षपदाचाकिमान५वर्षांचीनियमितसेवा. 
सहायकआयुक्त/नामनिर्देशन२५टक्के ४०वर्षे 

(अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीकोणत्याहीशाखेचीपदवीकिंवासमकक्षअर्हता. प्रभागक्षेत्रअधिकारी/उपकर 

(ब)राज्यशासनाकडीलमुख्यलिपिककिंवासमकक्षपदावरीलकिंवाकोणत्याही 
निर्धारकवसंकलक/ 

महापालिकाआस्थापनेवरीलअधीक्षकयापदावरीलकिमान५वर्षांचीनियमितसेवा. माहितीवजनसंपर्कपदोन्नती५०टक्के 

(अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीकोणत्याहीशाखेचीपदवीकिंवासमकक्षअर्हता. अधिकारी/भांडारअधिकारी 

(ब)महापालिकेच्याअधीक्षक/मुख्यजकातअधीक्षक,मुख्यलिपिकसंवर्गातीलकर्मचाऱ्यांमधून 

किमान५वर्षांचीनियमितसेवा. 


४ 


श्रेणी-१प्रशासकीयसेवा 


४०वर्षे 


५श्रेणी-२प्रशासकीयसेवा 


... 


परिशिष्ट (२)-चालू 


८ 


(३) 


(४) 


(५) 


... 


प्रतिनियुक्ती२५टक्के पदोन्नती१००टक्के 


६श्रेणी-३प्रशासकीयसेवा 


शासनसेवेतील/स्थानिकस्वराज्यसंस्थेतीलसमकक्षपदधारणकरणारेअधिकारी. (अ)महापालिकाआस्थापनेवरीलवरिष्ठलिपिक/जकातनिरीक्षकयासंवर्गातील 

किंवासमकक्षपदावरीलकिमान५वर्षांचीनियमितसेवा. 
( 
ब 
) 
विभागीय 
परीक्षा 
उत्तीर्ण 
आवश्यक 
. 


अधीक्षक/मुख्यजकात अधीक्षक/स्थानिक संस्थाकरअधीक्षक/ मुख्यलिपिक/करनिरीक्षक वरिष्ठलिपिक/ जकातनिरीक्षक 


७ 


श्रेणी-३प्रशासकीयसेवा 


३३वर्ष 


नामनिदेशन पदोन्नती१००टक्के 


८श्रेणी-३प्रशासकीयसेवा 


नामनिर्देशन७५टक्के 


३३वर्षे 


लिपिक,टंकलेखक/ 
मिटररीडर 


मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीकोणत्याहीशाखेचीपदवीकिंवासमकक्षअर्हता. (अ)महापालिकाआस्थापनेवरीलज्येष्ठतावगुणवत्तायाआधारेलिपिक/संगणकचालक 

किंवासमकक्षपदावरीलकिमान५वर्षांचीनियमितसेवा. (ब)निम्नस्तरविभागीयपरीक्षाउत्तीर्णआवश्यक. (अ)माध्यमिकशालान्तपरीक्षाउत्तीर्ण. (ब)राज्यशासनाचीमराठीटंकलेखन३०श.प्र.मि.(जीसीसी)/इंग्रजीटंकलेखन४०श.प्र.मि. 

परीक्षाउत्तीर्ण. (क)महाराष्ट्रराज्यउच्चवतंत्रशिक्षणमंडळ,मुंबईयांचेकडीलअधिकृत 

MS-CITपरीक्षाउत्तीर्णकिंवाD.O.E.A.C.C.सोसायटीच्याअधिकृतC.C.C किंवाOस्तरकिंवाAस्तरकिंवाBस्तरकिंवाCस्तरपैकीकोणतीहीएकपरीक्षा 

उत्तीर्णझाल्याचेप्रमाणपत्र. (ड)मराठीलिहीता,बोलताववाचतायेणेआवश्यक. (अ)महानगरपालिकाआस्थापनेवरीलकिमानमाध्यमिकशालान्तपरीक्षाउत्तीर्ण. (ब)राज्यशासनाचीमराठीटंकलेखन३०श.प्र.मि.वइंग्रजीटंकलेखनातीलश.प्र.मि.४०चे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, नोव्हेंबर १७-२३, २०१६ / कार्तिक २६ - अग्रहायण २, शके १९ ३८ 


पदोन्नती२५टक्के 


प्रमाणपत्रआवश्यक. 


(क)MS-CITकिंवाD.O.E.A.C.C.सोसायटीच्या अधिकृतC.C.C.किंवाOस्तर 

किंवाAकिंवाBकिंवाCस्तरपैकीकाणतीहीएकपरीक्षाउत्तीर्णझाल्याचेप्रमाणपत्र. (ड)किमान५वर्षांचीनियमितसेवाअसलेल्यावर्ग-४संवर्गातूनज्येष्ठतावगुणवत्ताया 

आधारेनेमणूककरतायेईल. (अ)माध्यमिकशालान्तपरीक्षाउत्तीर्ण. (ब)मजूरकिंवातत्समसंवर्गातील१०वर्षांचीनियमितसेवा. 


९श्रेणी-४प्रशासकीयसेवा 


मुकादम(बांधकाम) 


पदोन्नती१००टक्के 


भाग चार - ब -२ 


१०श्रेणी-४प्रशासकीयसेवा 


शिपाई 


नामनिर्देशन 
१०० 
टक्के 


३३वर्ष 


(अ)इयत्ता७वीउत्तीर्ण. (ब)मराठीलिहिता,वाचतावबोलतायेणेआवश्यक. (अ)इयत्ता७वीउत्तीर्ण. (ब)मजबूतशरीरयष्टी. 


११श्रेणी-४प्रशासकीयसेवा 


३३वर्षे 


मजुर/हेल्पर/वॉलमन/ 

नामनिदेशन१००टक्के झारीवाला/विद्युतमदतनीस/ वाहनमदतनीस वाहनचालक(जड/हलके)नामनिर्देशन५०टक्के 


१२श्रेणी-३प्रशासकीयसेवा 


३३वर्ष(अ)माध्यमिकशालान्तपरीक्षाउत्तीर्ण. 

(ब)जड/हलकेवाहनचालविण्याचापरवाना (क)परवानामिळाल्यानंतरवाहनचालविण्याचाकिमान३वर्षांचा 

अनुभव. (ड)मराठीलिहिता,वाचतावबोलतायेणेआवश्यक (इ)वाहनदुरूस्तीदेखभालीचेकामासंबंधीप्रशिक्षणाचेमान्यवरशैक्षणिकसंस्थेचेप्रमाणपत्र 

धारणकरणाऱ्यांसप्राधान्य. 

(फ)महापालिकासेवेतीलक्लिनरवागट-डमधीलकर्मचाऱ्यांनाप्राधान्य. पदोन्नती(अ)इयत्ता७वीउत्तीर्ण. ५०टक्के(ब)जड/हलकेवाहनचालविण्याचापरवाना 

(क)परवानामिळाल्यानंतरवाहनचालविण्याचाकिमान३वर्षांचाअनुभव. (ड)मराठीलिहिता,वाचतावबोलतायेणेआवश्यक (इ)वाहनदुरुस्तीदेखभालीचेकामासंबंधीप्रशिक्षणाचेमान्यवरशैक्षणिकसंस्थेचेप्रमाणपत्र 

धारणकरणाऱ्यांसप्राधान्य. (फ)महापालिकाआस्थापनेवरीलगट-डयासंवर्गातील५वर्षांचीनियमितसेवा. महानगरपालिकेच्याआस्थापनेवरीललघुलेखक(उच्चश्रेणी)यासंवर्गातील५वर्षांचीनियमित 

सेवाआवश्यक. ३३वर्षअ)उच्चमाध्यमिकशालान्तपरीक्षाउत्तीर्ण. 

(ब)राज्यशासनाचीइंग्रजीआणिमराठीलघुलेखनाची१२०श.प्र.मि.व४०श.प्र.मि.वेगाची 

टंकलेखनाचीपरीक्षाउत्तीर्ण. (क)महाराष्ट्रराज्यउच्चवतंत्रशिक्षणमंडळ,मुंबईयांचेकडीलअधिकृत 

MS-CITकिंवाD.O.E.A.C.C.सोसायटीच्याअधिकृतC.C.C.किंवा0स्तरकिंवाA स्तरकिंवाBकिंवाCस्तरपैकीकोणतीहीएकपरीक्षाउत्तीर्णझाल्याचेप्रमाणपत्र. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, नोव्हेंबर १७-२३, २०१६ / कार्तिक २६- अग्रहायण २, शके १९ ३८ 


१३श्रेणी-२प्रशासकीयसेवा 


लघुलेखक(निवडश्रेणी) 


पदोन्नती१००टक्के 


१४श्रेणी-३प्रशासकीयसेवा 


नामनिर्देशन 


लघुलेखक(उच्चश्रेणी) (इंग्रजी/मराठी) 


५०टक्के 


. 


परिशिष्ट (२)-चालू 


१० 


(२) 


(३) 


(४) 


(५) 


(६) 


पदोन्नती५० 
टक्के 


१५श्रेणी-३प्रशासकीयसेवा 


नामनिर्देशन७५टक्के 


३३वर्षे 


लघुलेखक(निम्नश्रेणी) (इंग्रजी/मराठी) 


पदोन्नती-२५टक्के 


(अ)महानगरपालिकेच्याआस्थापनेवरीललघुलेखक(निम्नश्रेणी)यासंवर्गातील५वर्षांची 

नियमितसेवाआवश्यक. (ब)मराठी/इंग्रजीलघुलेखन१२०श.प्र.मि.उत्तीर्णवटंकलेखन४०श.प्र.मि.वेगाची 

शासनाची(जी.सी.सी.)परीक्षाउत्तीर्ण. (क)महाराष्ट्रराज्यउच्चवतंत्रशिक्षणमंडळ,मुंबईयांचेकडीलअधिकृत 

MS-CITकिंवाD.O.E.A.C.C.सोसायटीच्याअधिकृतC.C.C.किंवाOस्तरकिंवाA स्तरकिंवाBकिंवाCस्तरपैकीकोणतीहीएकपरीक्षाउत्तीर्णझाल्याचेप्रमाणपत्र. (अ)उच्चमाध्यमिकशालान्तपरीक्षाउत्तीर्ण. (ब)राज्यशासनाचीइंग्रजीआणिमराठीलघुलेखनाची१००श.प्र.मि.व४०श.प्र.मि.वेगाची 

टंकलेखनाचीपरीक्षाउत्तीर्ण. (क)महाराष्ट्रराज्यउच्चवतंत्रशिक्षणमंडळ,मुंबईयांचेकडीलअधिकृत 

MS-CITकिंवाD.O.E.A.C.C.सोसायटीच्याअधिकृतC.C.C.किंवाAस्तरकिंवाB किंवाCस्तरपैंकीकोणतीहीएकपरीक्षाउत्तीर्णझाल्याचेप्रमाणपत्र. (अ)उच्चमाध्यमिकशालान्तपरीक्षाउत्तीर्ण. (ब)राज्यशासनाचीइंग्रजीआणिमराठीलघुलेखनाची१००श.प्र.मि.व४०श.प्र.मि.वेगाची 

टंकलेखनाचीपरीक्षाउत्तीर्ण. (क)महाराष्ट्रराज्यउच्चवतंत्रशिक्षणमंडळ,मुंबईयांचेकडीलअधिकृत 

MS-CITपरीक्षाउत्तीर्णकिंवाD.O.E.A.C.C.सोसायटीच्याअधिकृतC.C.C.किंवाO स्तरकिंवाAस्तरकिंवाBकिंवाCस्तरपैंकीकोणतीहीएकपरीक्षाउत्तीर्णझाल्याचे प्रमाणपत्र.महापालिकाआस्थापनेवरीललिपिकयासंवर्गातकिमान५वर्षांचीनियमित 

सेवा. महापालिकेच्याआस्थापनेवरीलदूरध्वनीचालकयापदावरीलकिमान५वर्षांचीनियमितसेवा 

असलेल्याकर्मचाऱ्यांमधूनज्येष्ठतावगुणवत्तेच्याआधारे. (अ)महाराष्ट्रराज्यउच्चमाध्यमिकशालान्तपरीक्षाउत्तीर्ण. (ब)शासनमान्यसंस्थेचावाशासकीयआय.टी.आय.चाटेलिफोनऑपरेटरचाअभ्यासक्रम 

पूर्ण. (क)मराठी,हिंदीवइंग्रजीतसंभाषणकरतायेणेआवश्यक. (अ)महाराष्ट्रराज्यउच्चमाध्यमिकशालान्तपरीक्षाउत्तीर्ण. (ब)शासनमान्यसंस्थेचावाशासकीयआय.टी.आय.चाटेलिफोनऑपरेटरचाअभ्यासक्रम 

पूर्ण. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , नोव्हेंबर १७-२३, २०१६/ कार्तिक २६ - अग्रहायण २, शके १ ९ ३८ 


१६श्रेणी-३प्रशासकीयसेवा 


वरिष्ठ 
दूरध्वनी 
चालक 


पदोन्नती१००टक्के 


१७श्रेणी-३प्रशासकीयसेवा 


दूरध्वनी 
चालक 


नामनिर्देशन-५०टक्के 


३३वर्ष 


पदोन्नती-५०टक्के 


भाग चार - ब -२ अ 


(क)मराठी,हिंदीवइंग्रजीतसंभाषणकरतायेणेआवश्यक. (ड)महापालिकाकर्मचाऱ्यांमधूनज्येष्ठतावगुणवत्तेनुसार 


उद्यानविभाग 


१८श्रेणी-३प्रशासकीयसेवा 


उद्यानअधीक्षक 


पदोन्नती 
१०० 
% 


१९श्रेणी-३प्रशासकीयसेवा 


सहायकउद्यानअधीक्षक 


नामनिदेशन१००% 


३३वर्षे 


२०श्रेणी-४प्रशासकीयसेवा 


माळी 


नामनिर्देशन१००% 


महानगरपालिकेच्याआस्थापनेवरीलसहायकउद्यानअधीक्षकयासंवर्गातकिमान३वर्षांची नियमितसेवाअसलेल्याकर्मचाऱ्यांमधूनज्येष्ठतावगुणवत्तेच्याआधारे. मान्यताप्राप्तकृषीविद्यापीठाचीबी.एस.सी(हॉर्टिकल्चर)/अॅग्रीकल्चर/बॉटनी/फॉरेस्ट्री 

पदवी,किंवामान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीवनस्पतीशास्त्रातीलपदवीपरीक्षाउत्तीर्ण. ३३वर्ष(अ)इयत्ता७वीउत्तीर्ण. 

(ब)बागकामाचाअनुभवअसल्यासप्राधान्य. करविभाग 

(अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीकोणत्याहीशाखेचीपदवी. (ब)मुख्याधिकारी(वर्ग-१)/विक्रीकरविभागातील(वर्ग-१)अथवासमकक्षपदावरील५ 

वर्षांचीनियमितसेवा. महानगरपालिकाआस्थापनेवरीलज्येष्ठतावगुणवत्तायाआधारेउपकरनिर्धारकव संकलकतथासमकक्षपदावरीलकिमान५वर्षांचीनियमितसेवाआवश्यक. मुख्याधिकारी(वर्ग-१)/विक्रीकरविभागातील(वर्ग-१)पदावरीलअधिकारी. 


२१श्रेणी-१प्रशासकीयसेवा 


करनिर्धारकवसंकलक 


नामनिदेशन 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, नोव्हेंबर १७-२३, २०१६ / कार्तिक २६ - अग्रहायण २, शके १९ ३८ 


पदोन्नती 


प्रतिनियुक्ती 


सुरक्षासेवा ४०वर्षे 


२२श्रेणी-२सुरक्षासेवा 


मुख्यसुरक्षाअधिकारी 


नामनिर्देशन 


(अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचापदवीधरकिंवासमकक्षअर्हता. (ब)लष्कर,निमलष्करीदलातीलज्युनिअरकमिशंडऑफीसरअथवापोलीसदलातील 

पोलीसउपनिरिक्षकयापदावरीलकिमान०५वर्षांचीनियमितसेवा. (क)किमानशारिरीकपात्रता,उंची-१६५से.मी.,छाती-८१से.मी. 

(फुगवून-८५से.मी),वजन-५०कि.ग्रॅ,चांगलीदृष्टी. नामनिर्देशनासाठीविहितकेलेलीअर्हताधारणकरणाऱ्यामहानगरपालिकाआस्थापनेवरील 

सुरक्षाअधिकारीयापदावरील५वर्षांचीनियमितसेवा. (अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचापदवीधरकिंवासमकक्षअर्हता. (ब)लष्कर,निमलष्करीदलातीलज्युनिअरकमिशंडऑफीसरअथवापोलीसदलातील 

पोलीसउपनिरिक्षकयापदावरीलकिमान५वर्षांचीनियमितसेवा. 


पदोन्नती 


२३श्रेणी-३सुरक्षासेवा 


सुरक्षाअधिकारी 


नामनिर्देशन 


११ 


परिशिष्ट (२ 
)-चालू 


१२ 


(१) 


(२) 


(४) 


(५) 


पदोन्नती 


२४श्रेणी-३सुरक्षासेवा 


सहायकसुरक्षाअधिकारी 


नामनिर्देशन 


४०वर्षे 


पदोन्नती 


(क)किमानशारीरीकपात्रता,उंची-१६५से.मी.,छाती-८१से.मी.(फुगवुन-८५से.मी), 

वजन-५०कि.ग्रॅ,चांगलीदृष्टी. (अ)नामनिर्देशनासाठीविहितकेलेलीअर्हताधारणकरणाऱ्यामहानगरपालिकाआस्थापनेवरील 

सहायकसुरक्षाअधिकारीसंवर्गातीलअधिकारीयामधून५वर्षांचीनियमितसेवामान्यता 

प्राप्तविद्वापीठाचापदवीधरकिंवासमकक्षअर्हता. (ब)किमानशारीरीकपात्रता,उंची-१६५से.मी.,छाती-८१से.मी.(फुगवुन-८५से.मी), 

वजन-५०कि.ग्रॅ,चांगलीदृष्टी. (क)महापालिकाआस्थापनेवरीलसहायकसुरक्षाअधिकारीयापदावरील५वर्षांचीनियमित 

सेवा. (अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचापदवीधरकिंवासमकक्षअर्हता. (ब)लष्कर,निमलष्करदलअथवापोलीसदलातीलकिमान५वर्षांचीनियमितसेवा. नामनिर्देशनासाठीविहितकेलेलीअर्हताधारणकरणाऱ्याउल्हासनगरमहानगरपालिका 

आस्थापनेवरीलसुरक्षापर्यवेक्षकसंवर्गातीलकर्मचाऱ्यांमधून५वर्षांचीनियमितसेवा. (अ)उच्चमाध्यमिकशालान्तपरीक्षाउत्तीर्ण. (ब)N.C.CमधीलCप्रमाणपत्रधारक. (क)किमानशारीरिकपात्रता,उंची१६५से.मी,वजन५०कि.ग्रॅ,छाती८१से.मी, (फुगवून८६से.मी),चांगलीदृष्टी. नामनिर्देशनासाठीविहितकेलेलीअर्हताधारणकरणाऱ्यामहानगरपालिकाआस्थापनेवरील 

वरिष्ठसुरक्षारक्षकसंवर्गातीलकर्मचाऱ्यांमधूनकिमान५वर्षांचीनियमितसेवा. (अ)माध्यमिकशालान्तपरीक्षाउत्तीर्ण. (ब)उंची१६५सें.मी.,छातीकिमान८१से.मी.व८६से.मी.फुगवूनतसेचवजन५० 

कि.ग्रॅ.दृष्टीचांगली. (क)सुरक्षारक्षकयापदावरीलकिमान५वर्षांचीनियमितसेवा. (अ)माध्यमिकशालान्तपरीक्षाउत्तीर्ण. (ब)किमानशारीरिकपात्रता,उंची१६५से.मी,वजन५०कि.ग्रॅ,छाती८१से.मी, 

(फुगवून८६से.मी),चांगलीदृष्टी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, नोव्हेंबर १७-२३, २०१६/ कार्तिक २६ - अग्रहायण २, शके १९ ३८ 


२५श्रेणी-३सुरक्षासेवा 


सुरक्षापर्यवेक्षक 


नामनिदेशन 


३३वर्ष 


पदोन्नती 


२६श्रेणी-४सुरक्षासेवा 


वरिष्ठसुरक्षारक्षक 


पदोन्नती-१००टक्के 


२७ 
श्रेणी 
- 
४ 
सुरक्षा 
सेवा 


सुरक्षारक्षक 


नामनिर्देशन-१००टक्के३३वर्षे 


ई 


२८श्रेणी-२तांत्रिकसेवा 


३३वर्षे 


२९श्रेणी-२तांत्रिकसेवा 


३३वर्षे 


३०श्रेणी-३तांत्रिकसेवा 


ई-प्रशासनसेवा सिस्टिममॅनेजर(ई-प्रशासन)नामनिर्देशन 

(अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीसंगणकअभियांत्रिकीमधीलपदवी(B.E.Computer) 

किंवासमकक्षअर्हता. (ब)डेटासेंटरअॅडमिनीस्ट्रेशन,नेटवर्कीग(लॅन,वन,Compountहार्डवेअरमधील 

५ 
वर्षांचा 
अनुभव 
. पदोन्नती 

संगणकविभागातीलसिस्टिमअॅनलिस्टयापदावरीलकिमान५वर्षांचीनियमितसेवा. सिस्टीमअॅनालिस्ट नामनिदेशन 

(अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीसंगणकअभियांत्रिकीमधीलपदवी(B.E.Computer)किंवा 

समकक्षअर्हता. (ब)सिस्टीमअॅनलिसीस/प्रोग्रामिंग/सॉफ्टवेअरडेव्हलपमेंटमधीलकिमान५वर्षांचीनियमित 

सेवा. पदोन्नती 

प्रोग्रामर/कनिष्ठअभियंता(संगणक)संवर्गातीलकिमान५वर्षांचीनियमितसेवा. प्रोग्रामर/कनिष्ठअभियंतानामनिर्देशन१००टक्के ३३वर्ष(अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीसंगणकअभियांत्रिकीमधीलपदवी(B.E.Computer) 
(संगणक). 

किंवाबी.एस.सी(आय.टी)शाखेचीपदवीकिंवासमकक्षअर्हता. 

(ब)प्रोग्रामिंग/सॉफ्टवेअरडेव्हलपमेंटमधीलकिमान३वर्षांचीनियमितसेवा. 
संगणकचालक 

नामनिर्देशन१००टक्के 

३३वर्ष 

(अ)माध्यमिकउच्चशालातपरीक्षाउत्तीर्ण. (ब)महाराष्ट्रराज्यउच्चवतंत्रशिक्षणमंडळ,मुंबईयांचेकडीलअधिकृतMS-CITपरीक्षा 

उत्तीर्णकिंवाD.O.E.A.C.C.सोसायटीच्याअधिकृतC.C.C.किंवा0स्तरकिंवा 

Aस्तरकिंवाBकिंवाCस्तरपैंकीकोणतीहीएकपरीक्षाउत्तीर्णझाल्याचेप्रमाणपत्र. 
( 
क 
) 
संबंधित 
क्षेत्रातील 
१ 
वर्षाचा 
अनुभव 
) 
. 

(ड)मराठीलिहिता,बोलताववाचतायेणेआवश्यक. 

अग्निशमनसेवा मुख्यअग्निशमनअधिकारीनामनिर्देशन 

संचालक,अग्निशमनसंचालनालयकडूनविहितकरण्यातयेणाऱ्याअर्हतेनुसार. पदोन्नती 

संचालक,अग्निशमनसंचालनालयकडूनविहितकरण्यातयेणाऱ्याअर्हतेनुसार. प्रतिनियुक्ती 

संचालक,अग्निशमनसंचालनालयकडूनविहितकरण्यातयेणाऱ्याअर्हतेनुसार. 
नामनिर्देशन 

संचालक,अग्निशमनसंचालनालयकडूनविहितकरण्यातयेणाऱ्याअर्हतेनुसार. अधिकारी. पदोन्नती 

संचालक,अग्निशमनसंचालनालयकडूनविहितकरण्यातयेणाऱ्याअर्हतेनुसार. अग्निशमनअधिकारीनामनिदेशन 

संचालक,अग्निशमनसंचालनालयकडूनविहितकरण्यातयेणाऱ्याअर्हतेनुसार. पदोन्नती 

संचालक,अग्निशमनसंचालनालयकडूनविहितकरण्यातयेणाऱ्याअर्हतेनुसार. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, नोव्हेंबर १७-२३, २०१६ / कार्तिक २६ - अग्रहायण २, शके १९ ३८ 


३१श्रेणी-३यांत्रिकीसेवा 


३२श्रेणी-१अग्निशमनसेवा 


३३श्रेणी-२अग्निशमनसेवा 


उपमुख्यअग्निशमन 


३४श्रेणी-३अग्निशमनसेवा 


१३ 


परिशिष्ट(२)-चालू 


१४ 


(२) 


(३) 


(४) 


(६) 


३५श्रेणी-३अग्निशमनसेवा 


उपअग्निशमनअधिकारी 


नामनिदेशन५०टक्के 


३६श्रेणी-३अग्निशमनसेवा 


उपस्थानकअधिकारी 
(अग्निशमन). 


३७श्रेणी-३अग्निशमनसेवा 


लिडींगफायरमन 


पदोन्नती-५०टक्के नामनिर्देशन५०टक्के पदोन्नती-५०टक्के नामनिर्देशन५०टक्के पदोन्नती-५०टक्के नामनिर्देशन५०टक्के पदोन्नती-५०टक्के 


३८ 


श्रेणी-४अग्निशमनसेवा 


फायरमन 


३९श्रेणी-१लेखासेवा 


मुख्यलेखाअधिकारी 


नामनिर्देशन 


४५वर्षे 


संचालक,अग्निशमनसंचालनालयकडूनविहितकरण्यातयेणाऱ्याअर्हतेनुसार. संचालक,अग्निशमनसंचालनालयकडूनविहितकरण्यातयेणाऱ्याअर्हतेनुसार. संचालक,अग्निशमनसंचालनालयकडूनविहितकरण्यातयेणाऱ्याअर्हतेनुसार. संचालक,अग्निशमनसंचालनालयकडूनविहितकरण्यातयेणाऱ्याअर्हतेनुसार. संचालक,अग्निशमनसंचालनालयकडूनविहितकरण्यातयेणाऱ्याअर्हतेनुसार. संचालक,अग्निशमनसंचालनालयकडूनविहितकरण्यातयेणाऱ्याअर्हतेनुसार. संचालक,अग्निशमनसंचालनालयकडूनविहितकरण्यातयेणाऱ्याअर्हतेनुसार. 

संचालक,अग्निशमनसंचालनालयकडूनविहितकरण्यातयेणाऱ्याअर्हतेनुसार. लेखाविभाग 

(अ)वित्तीयव्यवस्थापनातीलपदव्युत्तरपदवीकिंवासी.ए.(चार्टर्डअकाउंटन्सी)परीक्षा 

उत्तीर्णअसणेआवश्यक. (ब)शासकीय/स्थानिकस्वराज्यसंस्थामधीललेखासंवर्गातीलवर्ग-२च्यापदावरील 

७वर्षांचीनियमितसेवा. (अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीवाणिज्यशाखेचीपदवीकिंवासमकक्षअर्हता. (ब)वित्तीयव्यवस्थापनातीलपदव्युत्तरपदवीआवश्यक. (क)महापालिकाविभागीयपरीक्षा(लेखा)उत्तीर्णअसलेल्याकार्यरतउपमुख्यलेखाववित्त 

अधिकारीसंवर्गाची५वर्षांचीनियमितसेवा. शासनाकडीलमहाराष्ट्रवित्तवलेखासेवेतीलवर्ग-१च्याअधिकाऱ्यांमधूनप्रतिनियुक्तीने. (अ)वित्तीयव्यवस्थापनातीलपदव्युत्तरपदवीकिंवासी.ए.(चार्टर्डअकाउंटन्सी)परीक्षा 

उत्तीर्ण. (ब)शासनाकडील/स्थानिकस्वराज्यसंस्थेतीललेखासंवर्गातीलवर्ग-२च्यापदावरील 

५वर्षांचीनियमितसेवा. (अ)वित्तीयव्यवस्थापनातीलपदव्युत्तरपदवीआवश्यक. (ब)लेखाअधिकारीयापदावरीलकिमान५वर्षांचीनियमितसेवाअसणाऱ्याअधिकाऱ्यातून 

ज्येष्ठतावपात्रतेच्याआधारे. शासनाकडीलमहाराष्ट्रवित्तवलेखासेवेतीलवर्ग-१च्याअधिकाऱ्यांमधूनप्रतिनियुक्तीने. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, नोव्हेंबर १७-२३, २०१६ / कार्तिक २६ - अग्रहायण २, शके १९ ३८ 


पदोन्नती 


प्रतिनियुक्ती नामनिदेशन 


४०श्रेणी-२लेखासेवा 


उपमुख्यलेखाअधिकारी 


४५वर्षे 


पदोन्नती 


प्रतिनियुक्ती 


४१श्रेणी-३लेखासेवा 


लेखाधिकारी 


नामनिर्देशन 


४०वर्ष 


(अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीवाणिज्यशाखेचीपदवीकिंवासमकक्षअर्हता. (ब)वित्तीयव्यवस्थापनातीलपदव्युत्तरपदवी/पदविकाकिंवावाणिज्यशाखेचीपदव्युत्तर 

पदवीधारकउमेदवारअसल्यासप्राधान्यअथवाराज्यशासनाकडीलएम्.ए.एस्.(महाराष्ट्र अकाऊंटसहीसेस,कनिष्ठस्तरपरीक्षाउत्तीर्णकिंवाअखिलभारतीयस्थानिकस्वराज्य संस्थेकडीललोकलफायनान्समॅनेजमेंट(डी.एफ.एम.)पदविका. (क)शासनाकडील/स्थानिकस्वराज्यसंस्थेतीलसहा.लेखाअधिकारीयापदावरीलकिमान 

५वर्षांचीनियमितसेवा. (अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीवाणिज्यशाखेचीपदवीकिंवासमकक्षअर्हता. (ब)महानगरपालिकाविभागीयपरीक्षालेखाउर्तीणअसलेल्यालेखापालयापदावरीलकिमान 

५वर्षांचीनियमितसेवा. (अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठातीलकोणत्याहीशाखेचीपदवी,वाणिज्यशाखेतीलपदवीधारकास 


पदोन्नती 


४२श्रेणी-२लेखासेवा 


लेखापाल 


नामनिर्देशन 


३३वर्ष 


प्राधान्य. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, नोव्हेंबर १७-२३, २०१६ / कार्तिक २६- अग्रहायण २, शके १ ९ ३८ 


पदोन्नती 


४३श्रेणी-३लेखासेवा 


उपलेखापाल 


(ब)शासकीयसेवेतीलअशाप्रकारच्याकामाचा७वर्षांचीनियमितसेवा. (अ)महापालिकासेवेतीलउपलेखापालपदावरील५वर्षांचीनियमितसेवा. (अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीवाणिज्यशाखेचीपदवीकिंवासमकक्षअर्हता. (ब)शासकीय/स्थानिकस्वराज्यसंस्थेकडीलवरिष्ठलिपिकयापदावरीलकिमान५वर्षांची नियमितसेवा. 


नामनिदेशन 


पदोन्नती 


४४श्रेणी-३लेखासेवा 


रोखपाल 


३३वर्षे 


नामनिर्देशन५०टक्के पदोन्नती५०टक्के 


(अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीवाणिज्यशाखेचीपदवीकिंवासमकक्षअर्हता. (ब)वरिष्ठलिपिकयापदावरीलकिमान३वर्षांचीनियमितसेवा. 

शासनाच्याविहितधोरणानुसारमान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीवाणिज्यशाखेचीपदवी. नामनिर्देशनानेविहितकेलेलीशैक्षणिकअर्हताधारणकरणाऱ्यामहानगरपालिकेच्या 

आस्थापनेवरीलकनिष्ठलिपिकसंवर्गातील५वर्षांचीनियमितसेवा. (अ)वित्तीयव्यवस्थापनातील 

पदव्युत्तर 

पदवीकिंवासी.ए.(चार्टर्डअकाऊंटंट)परीक्षाउत्तीर्ण 
असणेआवश्यक. (ब)राज्यशासनाकडीलएम.ए.एफ.एस.(महाराष्ट्रअकाऊंटअॅन्डफायनान्ससर्व्हिसेस 

वर्ग-१)परीक्षाउत्तीर्णअसलेल्याउमेदवारासप्राधान्य. 


४५श्रेणी-१लेखापरीक्षणसेवा 


मुख्यलेखापरीक्षक 


नामनिर्देशन 


४०वर्ष 


परिशिष्ट (२)-चालू 


(२) 


(३) 


(४) 


(५) 


(६) 


पदान्नती 


प्रतिनियुक्ती नामनिर्देशन 


४६श्रेणी-२लेखापरीक्षणसेवा 


उपमुख्यलेखापरीक्षक 


४०वषे 


पदोन्नती 


(क)शासकीय/स्थानिकस्वराज्यसंस्थामधीललेखासंवर्गातीलवर्ग-२च्यापदावरील 

७वर्षांचीनियमितसेवाधारणकरणाऱ्याउमेदवारांमधूनसरळसेवेनेनेमणूककरतायेईल. (अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीवाणिज्यशाखेचीपदवीकिंवासमकक्षअर्हता. (ब)वित्तीय व्यवस्थापनातील 

पदव्युत्तर 

पदवीआवश्यक. (क)महापालिकाउपमुख्यलेखापरीक्षकपदावरीलकिमान७वर्षांचीनियमितसेवा. 

शासनाकडील महाराष्ट्रवित्तवलेखासेवेतीलवर्ग-१च्याअधिकाऱ्यांमधूनप्रतिनियुक्तीने. (अ)वित्तीयव्यवस्थापनातील 

पदव्युत्तर 

पदवीकिंवासी.ए.(चार्टर्डअकाऊंटंट)परीक्षाउत्तीर्ण 
असणेआवश्यक. (ब)राज्यशासनाकडीलएम.ए.एफ.एस.(महाराष्ट्रअकाऊंटअॅन्डफायनान्ससर्व्हिसेस, 

वर्ग-१)परीक्षाउत्तीर्णअसलेल्याउमेदवारासप्राधान्य. (अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीवाणिज्यशाखेचीपदवीकिंवासमकक्षअर्हता. (ब)वित्तीयव्यवस्थापनातील 

पदव्युत्तर 

पदवीआवश्यक. (क)महापालिकावरिष्ठस्तरविभागीयपरीक्षा(लेखा)उत्तीर्णअसलेल्याअंतर्गतलेखा 

परीक्षकपदावरील५वर्षांचीनियमितसेवाआवश्यक. 

शासनाकडीलमहाराष्ट्रवित्तवलेखासेवेतीलवर्ग-२च्याअधिकाऱ्यांमधूनप्रतिनियुक्तीने. (अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीपदवीकिंवासमकक्षअर्हता. (ब)वित्तीयव्यवस्थापनातीलपदव्युत्तरपदवी/पदवीकाकिंवावाणिज्यशााखेचीपदव्युत्तर 

पदवीआवश्यक. (क)शासनाकडीलसहायकलेखाअधिकारीयापदावरील५वर्षांचाअनुभवअसल्यास 

प्राधान्य. (अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीवाणिज्यशाखेचीपदवीकिंवासमकक्षअर्हता. (ब)सहा.मुख्यलेखापरीक्षकयापदावरील५वर्षांचीनियमितसेवाअसल्यासप्राधान्य. शासनाकडीलमहाराष्ट्रवित्तवलेखासेवेतीलवर्ग-२च्याअधिकाऱ्यांमधूनप्रतिनियुक्तीने. (अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीवाणिज्यशाखेचीपदवीकिंवासमकक्षअर्हता. (ब)वित्तीयव्यवस्थापनातीलपदव्युत्तरपदवी/पदवीकाकिंवावाणिज्यशाखेचीपदव्युत्तरपदवी (क)शासनाकडीलसहायकवरिष्ठलेखापरीक्षकयापदावरील५वर्षांचीनियमितसेवा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , नोव्हेंबर १७-२३, २०१६/ कार्तिक २६ - अग्रहायण २, शके १ ९ ३८ 


प्रतिनियुक्ती नामनिदेशन 


४७श्रेणी-२लेखापरीक्षणसेवा 


अंतर्गतलेखापरीक्षक 


४०वर्षे 


पदोन्नती 


प्रतिनियुक्ती नामनिर्देशन 


४८श्रेणी 


३लेखापरीक्षणसेवासहा.मुख्यलेखापरीक्षक 


३३वर्ष 


असल्यासप्राधान्य. 


भाग चार - ब -३ 


४९श्रेणी-३,लेखापरिक्षणसेवा 


वरिष्ठलेखापरिक्षक 


५०श्रेणी-३,लेखापरिक्षणसेवा 


कनिष्ठलेखापरिक्षक 


पदोन्नती 

(अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीवाणिज्यशाखेचीपदवीकिंवासमकक्षअर्हता. (ब)महापालिकेच्यावरिष्ठलेखापरिक्षकयापदावरीलकिमान५वर्षांचीनियमितसेवा 

असल्यासप्राधान्य. नामनिदेशन 

३३वर्षे(अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठातीलकोणत्याहीशाखेचीपदवीवाणिज्यशाखेतीलउमेदवारास 

प्राधान्य (ब)शासकीयस्थानिकस्वराज्यसंस्थेतीललेखा/लेखापरिक्षणकामाची३वर्षांचीनियमित 

सेवा. 
पदोन्नती 

(अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठातीलकोणत्याहीशाखेचीपदवीवाणिज्यशाखेतीलउमेदवारास 

प्राधान्य. 

(ब)महापालिकासेवेतीलकनिष्ठलेखापरीक्षकपदाची३वर्षांचीनियमितसेवा. 
प्रतिनियुक्ती 

शासनाकडीलमहाराष्ट्रवित्तवलेखासेवेतीलवर्ग-३च्याअधिकाऱ्यांमधूनप्रतिनियुक्तीने. नामनिर्देशन-२५टक्के ३३वर्ष(अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीकोणत्याहीशाखेचीपदवी(वाणिज्यशाखेच्यापदवीधरांना 

प्राधान्य). 

(ब)शासकीय/स्थानिकस्वराज्यसंस्थेतीललेखाविषयकबाबींची५वर्षांचीनियमितसेवा. पदोन्नती-७५टक्के 

(अ)माध्यमिकशालान्तपरीक्षाउत्तीर्ण. 

(ब)महानगरपालिकेतीललिपिकपदावरील५वर्षांचीनियमितसेवा. 

अभियांत्रिकीसेवा नामनिर्देशन 

(अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीस्थापत्यतथासमकक्षअभियांत्रिकीशाखेचीपदवी. (ब)एम.ई.(स्ट्रक्चर/रोडअॅन्डब्रिजेस/पर्यावरणअभियांत्रिकी/सिव्हील/वॉटररिसोर्सेस/ सिव्हीलसॉईल/सिव्हीलकन्स्ट्रक्शन/सिव्हीलट्रान्सपोर्टेशनवतत्समविषयातील)पदव्युत्तर 

पदवीधारकासप्राधान्य. (क)राज्यशासनाकडीलवमहानगरपालिकेकडीलकार्यकारीअभियंता(स्थापत्य)यापदावरील 

किमान५वर्षांचीनियमितसेवा. पदोन्नती 

(अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीस्थापत्यतथासमकक्षअभियांत्रिकीशाखेचीपदवी. (ब)एम.ई.(स्ट्रक्चर/रोडअॅन्डब्रिजेस/पर्यावरणअभियांत्रिकी/सिव्हील/वॉटररिसोर्सेस/ 

सिव्हीलसॉईल/सिव्हीलकन्स्ट्रक्शन/सिव्हीलट्रान्सपोर्टेशनवतत्समविषयातील)पदव्युत्तर 

पदवीधारकासप्राधान्य. (क)महापालिकाआस्थापनेवरीलकार्यकारीअभियंतापदावरीलकिमान५वर्षांचीनियमित 

सेवा. 
प्रतिनियुक्ती 

राज्यशासनाच्याअधीक्षकअभियंतासंवर्गातीलअधिकाऱ्याच्याप्रतिनियुक्तीने. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, नोव्हेंबर १७-२३, २०१६ / कार्तिक २६- अग्रहायण २, शके १९ ३८ 


५१श्रेणी-१,अभियांत्रिकीसेवा 


४०वर्षे 


शहरअभियंता (विकास/सेवा) 


१७ 


परिशिष्ट(२)-चालू 


१८ 


(१) 


(२) 


(३) 


(४) 


(६) 


५२श्रेणी-१,अभियांत्रिकीसेवा 


नामनिर्देशन 


३३वर्षे 


कार्यकारीअभियंता (स्थापत्य/पाणीपुरवठा) 


पदोन्नती 


५३श्रेणी-१,अभियांत्रिकीसेवा 


कार्यकारीअभियंता(विद्युत)नामनिर्देशन 


३३वर्ष 


(अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीस्थापत्यतथासमकक्षअभियांत्रिकीशाखेचीपदवी. (ब)राज्यशासनाकडीलवमहानगरपालिकेकडीलउपअभियंता(स्थापत्य)यापदावरील 

किमान५वर्षांचीनियमितसेवाधारणकरणाऱ्याउमेदवारांसप्राधान्य. (अ)उल्हासनगरमहानगरपालिकाआस्थापनेवरीलज्येष्ठतावगुणवत्तायाआधारेउप 

अभियंता(स्थापत्य)यापदावरनामनिर्देशनानेनियुक्तस्थापत्यअभियांत्रिकीशाखेच्या 

पदवीधारकासकिमान३वर्षांचीनियमितसेवाधारणकरणारेउमेदवारकिंवा (ब)उल्हासनगरमहानगरपालिकाआस्थापनेवरीलज्येष्ठतावगुणवत्तायाआधारेउप 

अभियंता(स्थापत्य)यापदावरपदोन्नतीनेनियुक्तस्थापत्यअभियांत्रिकीशाखेचीपदवीधारकास किमान३वर्षांचीनियमितसेवाधारणकरणारेउमेदवारकिंवा (क)उल्हासनगरमहानगरपालिकाआस्थापनेवरीलज्येष्ठतावगुणवत्तायाआधारे 

उपअभियंता(स्थापत्य)यापदावरपदोन्नतीनेनियुक्तस्थापत्यअभियांत्रिकीशाखेची पदविकाधारकासकिमान७वर्षांचीनियमितसेवाधारणकरणाराउमेदवारपदोन्नतीसपात्र 

राहतील. (अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीविद्युतअभियांत्रिकीशाखेचीपदवी. (ब)राज्यशासनाकडीलवमहानगरपालिकेकडीलउपअभियंता(विद्युत)यापदावरील 

किमान५वर्षांचीनियमितसेवा. (अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीविद्युतअभियांत्रिकीशाखेचीपदवी. (ब)महापालिकाआस्थापनेवरीलउपअभियंता(विद्युत)यासंवर्गातीलकिमान५वर्षांची 

नियमितसेवा. (अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीस्थापत्यअभियांत्रिकीशाखेचीपदवी. 

पदवीआणि/अथवासमकक्षपदावरीलकामाचाअनुभवअसल्यासप्राधान्य. महापालिकाआस्थापनेवरीलकार्यरतज्येष्ठतावगुणवत्तायाआधारेशाखाअभियंताया 

संवर्गात५वर्षांचाअनुभवअथवाकनिष्ठअभियंतायासंवर्गात८वर्षांचीनियमितसेवाआवश्यक. (अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीविद्युत 
अभियांत्रिकी 
शाखेची 
पदवी 
अथवा 
तत्सम 
समकक्ष 

शाखेचीपदवी. (ब)पदव्युत्तरपदवीआणि/अथवासमकक्षपदावरीलकामाच्याअनुभवअसल्यासप्राधान्य. 

महापालिकाआस्थापनेवरीलकार्यरतज्येष्ठतावगुणवत्तायाआधारेशाखाअभियंताया 

संवर्गात५वर्षांचाअनुभवअथवाकनिष्ठअभियंतायासंवर्गात०८वर्षांचीनियमितसेवाआवश्यक. (अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीस्थापत्यअभियांत्रिकीशाखेचीपदवीका. 
( 
ब 
) 
३ 
वर्षाचा 
संबंधित 
कामाचा 
अनुभव 
किंवा (क)स्थापत्यअभियांत्रिकीशाखेतीलपदवी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , नोव्हेंबर १७-२३, २०१६/ कार्तिक २६ - अग्रहायण २, शके १ ९ ३८ 


पदोन्नती 


५४श्रेणी-१,अभियांत्रिकीसेवा 


नामनिर्देशन५०टक्के 


३३वर्ष 


उपअभियंता (स्थापत्य/पाणीपुरवठा) 


(ब)पदव्युत्तर 


पदोन्नती५०टक्के 


५५श्रेणी-१,अभियांत्रिकीसेवा 


उप 
अभियंता 
( 
विद्युत 
) 


नामनिर्देशन५०टक्के 


३३वर्षे 


पदोन्नती५०टक्के 


५६श्रेणी-३,अभियांत्रिकीसेवा 


नामनिदेशन१००टक्के 


३३वर्ष 


कनिष्ठअभियंता (स्थापत्य/पाणीपुरवठा) 


भाग चार - ब -३ अ 


५७श्रेणी-३अभियांत्रिकीसेवा 


श्रेणी-१शहरविकाससेवा 


३३वर्षे 


५९ 


श्रेणी-१शहरविकाससेवा 


कनिष्ठअभियंता(विद्युत)नामनिर्देशन१००टक्के ३३वर्षमान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीविद्युतअभियांत्रिकीशाखेचीअथवासमतुल्यशाखेचीपदविकाव 

३वर्षांचासंबंधितकामाचाअनुभवकिंवाविद्युतअभियांत्रिकीशाखेतीलपदवीपरीक्षा 

उत्तीर्ण. 

नगररचनाविभाग सहायकसचालकनामनिदेशन 

(अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीस्थापत्यअभियांत्रिकीपदवीबी.ई.(सिव्हील). (नगररचना). 

(ब)शासन/केंद्रशासनाकडीलनगररचनाविषयाचामान्यताप्राप्तअभ्यासक्रमपूर्ण. (क)उपरोक्तशाखेतीलपदवीआणि/किंवासहायकनगररचनाकारयापदावरकिमान 

५ 
वर्षांची 
नियमित 
सेवा 
धारकास 
प्राधान्य 
. 
प्रतिनियुक्ती 

शासनाच्याप्रचलितधोरणानुसारसहायकसंचालक,नगररचनायासंवर्गातूनप्रतिनियुक्तीने. नगररचनाकारनामनिर्देशन 

३३वर्ष(अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीआर्किटेक्टशाखेची(B.Arch.)पदवी/पदविकाआणिशासन/ 

केंद्रशासनाकडीलनगररचनाविषयाचामान्यताप्राप्तअभ्यासक्रमपूर्ण. (ब)सहायकनगररचनाकारकिंवातत्समपदाचाकिमान५वर्षांचीनियमितसेवाधारकास 

प्राधान्य. पदोन्नती 

(अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीआर्किटेकशाखेची(B.Arch.)पदवी/पदविकाआणिशासन/ 

केंद्रशासनाकडीलनगररचनाविषयाचामान्यताप्राप्तअभ्यासक्रमपूर्ण. 

(ब)सहा.नगररचनाकारयापदाची५वर्षांचीनियमितसेवा. प्रतिनियुक्ती 

शासनाकडीलनगररचनाकारसंवर्गातीलअधिकाऱ्यांमधून. सहा.नगररचनाकारपदोन्नती 

(अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीआर्किटेकशाखेची(B.Arch.)पदवी/पदविकाआणिशासन/ 

केंद्रशासनाकडीलनगररचनाविषयाचामान्यताप्राप्तअभ्यासक्रमपूर्ण. 

(ब)कनिष्ठअभियंतायापदाची७वर्षांचीनियमितसेवा. 
प्रतिनियुक्ती 

शासनाकडीलसहा.नगररचनाकारसंवर्गातकार्यरतअधिकाऱ्यांकडूनप्रतिनियुक्ती. नामनिर्देशन१००टक्के 

शासनाच्यामहसूलविभागाकडील 

विभागाकडीलसर्व्हेअरसंवर्गाकरिताप्रचलितसेवाप्रवेशनियमानुसार. (मुख्यसव्हेक्षक). 
सर्व्हेअरनामनिर्देशन१००टक्के 

शासनाच्यामहसूलविभागाकडीलसर्व्हेअरसंवर्गाकरिताप्रचलितसेवाप्रवेशनियमानुसार. अनुरखकनामनिर्देशन१००टक्के 

(अ)माध्यमिकशालान्तपरीक्षाउत्तीर्ण. (ब)शासनाच्याऔद्योगिकप्रशिक्षणसंस्थेचाअनुरेखककिंवासमतुल्यअभ्यासक्रमपूर्ण 

केल्याचेप्रमाणपत्र. 
आरेखक/ड्राफ्टस्मननामनिर्देशन१००टक्के ३३वर्ष(अ)माध्यमिकशालान्तपरीक्षाउत्तीर्ण. 

(ब)शासनाच्याऔद्योगिकप्रशिक्षणसंस्थेचाअनुरेखककिंवासमतुल्यअभ्यासक्रमपूर्ण 

केल्याचेप्रमाणपत्र. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, नोव्हेंबर १७-२३, २०१६ / कार्तिक २६- अग्रहायण २, शके १ ९ ३८ 


६०श्रेणी-२शहरविकाससेवा 


श्रेणी-३शहरविकाससेवा 


मुख्यसर्व्हेअर 


६२श्रेणी-३शहरविकाससेवा ६३श्रेणी-३शहरविकाससेवा 


३३वर्षे 


६४श्रेणी-३शहरविकाससेवा 


१ ९ 


परिशिष्ट 


(२)-चालू 


०४ 


(१) 


(२) 


(३) 


(४) 


६५श्रेणी-३अभियांत्रिकीसेवा 


मालमत्ताव्यवस्थापक 


६६श्रेणी-३अभियांत्रिकीसेवा 


वाहनव्यवस्थापक 


३३वर्षे 


मालमत्ताविभाग नामनिर्देशन 

३३वर्ष(अ)कोणत्याहीमान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीस्थापत्यशाखेचीपदवीकिंवातत्समशैक्षणिकअर्हता. 

(ब)संबधितक्षेत्रातील३वर्षांचा 
अनुभव. पदोन्नती 

(अ)कोणत्याहीमान्यताप्राप्तविद्यापीठातीलस्थापत्यशाखेचीपदवीकिंवातत्समशैक्षणिकअर्हता. 

(ब)कनिष्ठअभियंतायापदावरील३वर्षांचाअनुभव. यांत्रिकी/तांत्रिकसेवा नामनिदेशन 

(अ)ऑटोमोबाईलअभियांत्रिकीमधीलपदविकाकिंवापदवी. 

(ब)संबधितक्षेत्रातील३वर्षांचाअनुभव 
. पदोन्नती 

(अ)ऑटोमोबाईलअभियांत्रिकीमधीलपदविकाकिंवापदवी. 

(ब)कनिष्ठअभियंताकिंवातत्समपदावरीलकिमान३वर्षांचीनियमितसेवा. नामनिर्देशन 

३३वर्ष(अ)यांत्रिकीकिंवाविद्युतअभियांत्रिकीमधीलपदविका. 

( 
ब 
) 
संबंधित 
क्षेत्रातील 
३ 
वर्षांचा 
अनुभव 
. नामनिर्देशन 

३३वर्षउच्चमाध्यमिकशालान्तपरीक्षाउत्तीर्णआणिशासकीयसंस्थेतूनपूर्णकेलेलासंबंधित 

क्षेत्रातीलऔद्योगिकप्रशिक्षणसंस्थेचा(आय.टी.आय.)पाठ्यक्रमउत्तीर्ण. नामनिर्देशन-५०टक्के 

(अ)माध्यमिकशालान्तपरीक्षाउत्तीर्णआणिसंबंधितक्षेत्रातीलआय.टी.आय.अभ्यासक्रमपूर्ण. 

( 
ब 
) 
स्थापत्य 
बांधकाम 
क्षेत्रातील 
३ 
वर्षे 
इतका 
अनुभव 
. 
पदोन्नती५०टक्के 

महानगरपालिकेच्या 
सेवेतील 
मुकादम 
म्हणून 
३ 
वर्षांचा 
अनुभव 
. 


६७श्रेणी-३यांत्रिकीसेवा 


प्लान्टऑपरेटर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , नोव्हेंबर १७-२३, २०१६/ कार्तिक २६ - अग्रहायण २, शके १ ९ ३८ 


६८श्रेणी-३यांत्रिकीसेवा 


मिटर 
चेकर 
/ 
दुरुस्तीकार 


६९श्रेणी-३यांत्रिकीसेवा 


मिस्त्री 


३३वर्षे 


७०श्रेणी-३यांत्रिकीसेवा 


यांत्रिकीमेकॅनिक 


नामनिर्देशन 


३३वर्षे 


(अ)माध्यमिकशालान्तपरीक्षाउत्तीर्ण. (ब)शासनानेमान्यतादिलेल्यासंस्थेमधूनसंबंधितक्षेत्रातीलऔद्योगिकप्रशिक्षणसंस्थेचा 

(आय.टी.आय.)पाठ्यक्रमउत्तीर्ण. (क)पेट्रोल,डिझेलवाहनदुरुस्तीचा३वर्षांचाअनुभव. (अ)माध्यमिकशालान्तपरीक्षाउत्तीर्ण. (ब)शासनानेमान्यतादिलेल्यासंस्थेमधूनसंबंधितक्षेत्रातीलऔद्योगिकप्रशिक्षणसंस्थेचा 

(आय.टी.आय.)पाठ्यक्रमउत्तीर्ण. (क)महानगरपालिकेकडीलवर्ग-४पदावरीलकिमान३वर्षांचीनियमितसेवा. 


पदोन्नती 


७१श्रेणी-३तांत्रिकसेवा 


नामनिर्देशन५०टक्के 


३३वर्ष 


नळकारागीर (प्लंबर/फिटर) 


पदोन्नती-५०टक्के 


७२श्रेणी-३तांत्रिकसेवा 


पपआपरेटर 


नामनिदेशन५०टक्के 


३३वर्ष 


पदोन्नती५०टक्के 


(अ)माध्यमिकशालान्तपरीक्षाउत्तीर्ण. (ब)शासनमान्यऔद्योगिकप्रशिक्षणसंस्थेचेनळकारागीर/फिटरयाविषयाचाअभ्यासक्रम 

पूर्ण 
केल्याचे 
प्रमाणपत्र 
. 
( 
क 
) 
संबंधित 
कामाचा 
३ 
वर्षांचा 
अनुभव 
. (अ)महानगरपालिकेच्यासेवेतीलउपरोक्तशैक्षणिकपात्रताधारणकरणारेवर्ग-४चेकर्मचारी. 
(ब)संबंधितकामाचा३वर्षांचाअनुभव. (अ)माध्यमिकशालान्तपरीक्षाउत्तीर्ण. (ब)शासनमान्यऔद्योगिकप्रशिक्षणसंस्थेचेपंपऑपरेटरयाविषयाचाअभ्यासक्रमपूर्ण 

केल्याचेप्रमाणपत्र. 
(क)संबंधितकामाचा 
३वर्षांचाअनुभव. (अ)माध्यमिकशालान्तपरीक्षाउत्तीर्ण. (ब)शासनमान्यऔद्योगिकप्रशिक्षणसंस्थेचेपंपऑपरेटरयाविषयाचाअभ्यासक्रमपूर्ण 

केल्याचेप्रमाणपत्र. (क)संबंधितकामाचा३वर्षांचीनियमितसेवाअसणारेवर्ग-४चेकर्मचारी. (अ)उच्चमाध्यमिकशालान्तपरीक्षाउत्तीर्ण. (ब)शासनमान्यऔद्योगिकप्रशिक्षणसंस्थेचेवीजतंत्रीअभ्यासक्रमपूर्णकेल्याचेप्रमाणपत्र. (अ)उच्चमाध्यमिकशालान्तपरीक्षाउत्तीर्ण. (ब)शासनमान्यऔद्योगिकप्रशिक्षणसंस्थेचेवीजतंत्रीअभ्यासक्रमपूर्णकेल्याचेप्रमाणपत्र (क)महापालिकासेवेतीलतारतंत्रीपदावरील३वर्षांचाअनुभव (अ)माध्यमिकशालान्तपरीक्षाउत्तीर्ण. (ब)शासनमान्यऔद्योगिकप्रशिक्षणसंस्थेचेतारतंत्रीयाविषयाचाअभ्यासक्रमपूर्णकेल्याचे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, नोव्हेंबर १७-२३, २०१६ / कार्तिक २६ - अग्रहायण २, शके १९ ३८ 


७३श्रेणी-३तांत्रिकसेवा 


वीजतंत्री 


नामनिर्देशन७५टक्के 


३३वर्ष 


पदोन्नती२५टक्के 


७४श्रेणी-३तांत्रिकसेवा 


तारतंत्री 


नामनिर्देशन७५टक्के 


३३वर्ष 


प्रमाणपत्र. 


पदोन्नती२५टक्के 


(अ)माध्यमिकशालान्तपरीक्षाउत्तीर्ण. (ब)शासनमान्यऔद्योगिकप्रशिक्षणसंस्थेचातारतंत्रीयाविषयाचाअभ्यासक्रमपूर्णकेल्याचे 


प्रमाणपत्र. 


(क)संबंधितकामाचा३वर्षांचीनियमितसेवाअसणारेवर्ग-४चेकर्मचारी. 


२१ 


परिशिष्ट(२)-चालू 


२२ 


(२) 


(३) 


(४) 


(५) 


७५श्रेणी-२सार्वजनिक 


आरोग्यसेवा. 


७६श्रेणी-३सार्वजनिक 

आरोग्यसेवा 


सार्वजनिकआरोग्यसेवा सहायकसार्वजनिकनामनिर्देशन 

३३वर्षे 

(अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीकोणत्याहीशाखेचीपदवीआणिस्वच्छता आरोग्यअधिकारी. 

निरीक्षकपदविका. (ब)कोणत्याहीस्थानिकस्वराज्यसंस्थेमधीलवरिष्ठस्वच्छताअधिकारीयासंवर्गातील 

किमान५वर्षांचीनियमितसेवा. 

(क)शास्त्रशाखेचीपदव्युत्तरपदवीअसल्यासप्राधान्य. पदोन्नती 

महापालिकाआस्थापनेवरीलमुख्यस्वच्छतानिरीक्षकअथवामुख्यबाजारनिरीक्षकया 

संवर्गातकिमान५वर्षांचीनियमितसेवा. मुख्यआरोग्यनिरीक्षक 

नामनिदेशन 

३३वर्षे 

(अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीपदवीआणिस्वच्छतानिरीक्षकपदविका. (ब)कोणत्याहीस्थानिकस्वराज्यसंस्थेमधीलस्वच्छतानिरीक्षकयासंवर्गातीलकिमान५ 

वर्षांचीनियमितसेवा. 

(क)शास्त्रशाखेच्यापदवीधारकासप्राधान्य. पदोन्नती 

महापालिकाआस्थापनेवरीलज्येष्ठतावगुणवत्तायाआधारेस्वच्छतानिरीक्षकयासंवर्गात 

किमान०५वर्षांचीनियमितसेवा. आरोग्य/स्वच्छतानिरीक्षकनामनिर्देशन५०टक्के ३३वर्ष(अ)उच्चमाध्यमिकशालान्तपरीक्षाउत्तीर्ण(शासनमान्यविद्यापीठाचीपदवीविशेषतः 

शास्त्रशाखेच्यापदवीधारकासप्राधान्य) 
(क)स्वच्छतानिरीक्षक 

म्हणूनअनुभवअसल्यासविशेषप्राधान्य. पदोन्नती-५०टक्के 

महानगरपालिकेच्यासेवेतीलअखिलभारतीयस्थानिकस्वराज्यसंस्थेतीलस्वच्छतानिरीक्षक अभ्यासक्रमउत्तीर्णझालेलेकनिष्ठसंवर्गातीलकिमान५वर्षांचीनियमितसेवाअसणारे 

कर्मचारी. मुकादम(आरोग्य) पदोन्नती-१००टक्के 

(अ)इयत्ता७वीउत्तीर्ण. 

(ब)महापालिकेच्याआस्थापनेवरीलसफाईकामगारपदाचाकिमान५वर्षांचीनियमितसेवा. 
सफाई 
कामगार 
नामनिदेशन१००टक्के३३वर्ष(अ)इयत्ता४थीपास. 

(ब)मराठीलिहिता,वाचतावबोलतायेणेआवश्यक. मुख्यबाजारनिरीक्षक नामनिदेशन 

३३वर्ष(अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठातीलकोणत्याहीशाखेचीपदवी. 

(ब)अखिलभारतीयस्थानिकस्वराज्यसंस्थेतीलस्वच्छतानिरीक्षकअभ्यासक्रमउत्तीर्ण. (क)शासकीय/स्थानिकस्वराज्यसंस्थेतीलस्वच्छतानिरीक्षकयापदाचा५वर्षांचाअनुभव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, नोव्हेंबर १७-२३, २०१६ / कार्तिक २६ - अग्रहायण २, शके १९ ३८ 


७७श्रेणी-३सार्वजनिक 


आरोग्यसेवा. 


७८श्रेणी-४सार्वजनिक 

आरोग्यसेवा. ७९श्रेणी-४सार्वजनिक 

आरोग्यसेवा. ८०श्रेणी-३सार्वजनिक 


आरोग्यसेवा. 


पदोन्नती 


८१श्रेणी-३सार्वजनिक 


बाजारनिरीक्षक 


नामनिर्देशन५०टक्के 


३३वर्षे 


आरोग्यसंवा 


(अ)उच्चमाध्यमिकशालान्तपरीक्षाउत्तीर्ण.(ब)अखिलभारतीयस्थानिकस्वराज्यसंस्थेतील 

स्वच्छतानिरीक्षकअभ्यासक्रमउत्तीर्ण.(क)बाजारनिरीक्षकयापदाचा५वर्षांचाअनुभव. (अ)उच्चमाध्यमिकशालान्तपरीक्षाउत्तीर्णआणिअखिलभारतीयस्थानिकस्वराज्य 

संस्थेकडीलस्वच्छतानिरीक्षकअभ्यासक्रमउत्तीर्णअसणेआवश्यक. (ब)शासनमान्यविद्यापीठाचीपदवीविशेषतःशास्त्रशाखेचीपदवीआणिएल.एस.जी.डी. 

परीक्षाउत्तीर्णअसणाऱ्याउमेदवारांसप्राधान्य. (क)स्वच्छतानिरीक्षकम्हणूनअनुभवअसल्यासविशेषप्राधान्य. (अ)उच्चमाध्यमिकशालान्तपरीक्षाउत्तीर्ण. (ब)महानगरपालिकेच्यासेवेतीलअखिलभारतीयस्थानिकस्वराज्यसंस्थेतीलस्वच्छता निरीक्षकअभ्यासक्रमउत्तीर्णझालेले,३वर्षांचाअनुभवअसलेलेकनिष्ठसंवर्गातील कर्मचारी. 


पदोन्नती-५०टक्के 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, नोव्हेंबर १७-२३, २०१६ / कार्तिक २६- अग्रहायण २, शके १ ९ ३८ 


८२श्रेणी-१वैद्यकीयसेवा 


वैद्यकीयआरोग्यअधिकारीनामनिदेशन 


वैद्यकीयसेवा 

(अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीवैद्यकशास्त्रातीलसार्वजनिकप्रतिबंधात्मकवसामाजिक 
आरोग्य शास्त्र 

शाखेची 

पदव्युत्तरपदवीM.D.(P.S.M.)परीक्षाउत्तीर्ण. (ब)शासकीय/स्थानिकस्वराज्यसंस्थायांचेकडीलसहा.आरोग्यअधिकारीवातत्सम 

पदावरीलकिमान७वर्षांचापर्यवेक्षीयवकार्यकारीपदाचाअनुभवआवश्यक. (क)रुग्णालयातीलप्रशासन,सार्वजनिकआरोग्यवप्रतिबंधात्मकउपचारात्मकबाबीसमर्थपणे 

हाताळण्याचावविशेषतःस्वच्छतापर्यवेक्षण, साथआजारनिर्मूलनकार्यक्रम,हिवताप नियंत्रणआदिबाबींच्याकार्याचाकिमान७वर्षांचाप्रत्यक्षअनुभवधारणकरणाऱ्या 
उमेदवारांसप्रधान्य. नामनिर्देशनासाठीविहितकेलेलीशैक्षणिकअर्हताधारणकरणाऱ्यामहापालिकाआस्थापनेवरील ज्येष्ठतावगुणवत्तायाआधारेकार्यरतआरोग्यअधिकारीरुग्णालय/आरोग्यअधिकारी प्रतिबंधात्मकउपाययासंवर्गातीलकिमान७वर्षांचीनियमितसेवाआवश्यक. नामनिर्देशनासाठीविहितकेलेलीशैक्षणिकअर्हतावअनुभवधारणकरणाऱ्याशासनाकडील 
योग्य 
अधिकाऱ्याच्या 
प्रतिनियुक्तीने 
. 


४०वर्षे 


पदोन्नती 


प्रतिनियुक्ती 


परिशिष्ट(२) 


-समाप्त 


२४ 


(१) 


(२) 


(४) 


(५) 


८३श्रेणी-१वैद्यकीयसेवा 


वैद्यकीयअधिकारी 


८४श्रेणी-३निमवैद्यकीयसेवा 


मिश्रक 


३३वर्षे 


नामनिर्देशन 

४०वर्षे(अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीएम.बी.बी.एस./बी.ए.एम.एस.(आयुर्वेद)/बी.एच.एम.एस. 

(होमीओपथी)किंवाशासनमान्यसमकक्षपदवी. (ब)शासकीय/स्थानिकस्वराज्यसंस्थेतील/खाजगीरुग्णालयातीलसंबंधितविषयातील३ 

वर्षांचीनियमितसेवा. 

(क)महाराष्ट्रमेडीकलकौन्सीलअधिनियमअंतर्गतनोंदणीआवश्यक. प्रतिनियुक्ती 

राज्यशासनामधूनप्रतिनियुक्तीनेयोग्यअधिकाऱ्याचीबदलीकरून. निमवैद्यकीयसेवा नामनिर्देशन१००टक्के 

(अ)औषधनिर्माणशास्त्रातीलपदविका(डी.फार्म.)उत्तीर्ण. (ब)औषधनिर्माणशास्त्रातीलपदवीधरउमेदवारासप्राधान्य. 

(क)संबंधितकामाचा३वर्षांचाअनुभवआवश्यक. नामनिर्देशन१००टक्के ३३वर्ष(अ)उच्चमाध्यमिकशालान्तपरीक्षा(विज्ञानशाखा)उत्तीर्ण. 

(ब)महाराष्ट्रनर्सिंगकौन्सिलचीजनरलनर्सिंगवमिडवाईफरीयाविषयाचीपदविका 

उत्तीर्ण. (क)पब्लिकहेल्थनर्सिंगयाविषयाचाशासनमान्यअभ्यासक्रमपूर्णकेल्याचेप्रमाणपत्र. (ड)महाराष्ट्रनर्सिंगकौन्सिलचीनोंदणीआवश्यक. 

(इ)असाअभ्यासक्रमपूर्णकेल्यानंतरपरिचारिकाम्हणून३वर्षांचाअनुभवआवश्यक. नामनिदेशन१००टक्के ३३वर्ष(अ)माध्यमिकशालान्तपरीक्षाउत्तीर्ण. 

(ब)शासनमान्यलसटोचणीपाठ्यक्रमउत्तीर्ण. 


८५श्रेणी-३निमवैद्यकीयसेवा 


परिचारिका 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, नोव्हेंबर १७-२३, २०१६ / कार्तिक २६ - अग्रहायण २, शके १९ ३८ 


८६श्रेणी-३निमवैद्यकीयसेवा 


लसटाचक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , नोव्हेंबर १७-२३, २०१६ / कार्तिक २६ - अग्रहायण २ , शके १९ ३८ 


२५ 


“ परिशिष्ट 

३ " 
उल्हासनगर महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांसाठी विभागीय परीक्षा नियम -२०१५ 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम ( सन १९ ४ ९ चा मुंबई अधिनियम क्रमांक ५९ ) च्या कलम ४६५ पोटकलम (१ ) खंड ( ल ) च्या 
तरतुदींनुसार महानगरपालिकेसाठी केलेले नियम. 

नियम 


“ 


“ 


१. संक्षिप्त शिर्षक व नियम लागू होण्याचा दिनांक.- ( अ) या नियमास “ उल्हासनगर महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांसाठी ( अर्हताकारी 
विभागीय परीक्षा) नियम २०१५ ” संबोधण्यात येईल . 

( ब) शासन राजपत्रात प्रसिद्ध होतील त्या तारखेपासून हे नियम अंमलात येतील . 
२. व्याख्या.- (१) विषयांत किंवा संदर्भानुसार अन्य अर्थ अभिप्रेत नसल्यास या नियमानुसार : 
( अ) “ अधिनियम ” म्हणजे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम ( सन १९ ४ ९ चा मुंबई अधिनियम क्रमांक ५ ९ ). 

( ब) “ आयुक्त ” म्हणजे अधिनियमाच्या कलम ३६ प्रमाणे नियुक्त करण्यात आलेला प्राधिकारी व यात अधिनियमाच्या कलम ३९ प्रमाणे 
नेमणूक करण्यात आलेला हंगामी आयुक्त वा या नियमांच्या तरतुदीच्या अंमलबजावणीसाठी अधिनियमाच्या कलम ६ ९ प्रमाणे अधिकार प्रदान 
केलेल्या अधिकाऱ्याचा समावेश होतो. 

( क ) कर्मचारी ” म्हणजे उल्हासनगर महानगरपालिका सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण नियम -२०१५ अन्वये नियुक्त कर्मचारी, मात्र 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत हे नियम लागू असणार नाहीत . 

( ड ) “ महानगरपालिका ” म्हणजे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार निर्माण केलेली उल्हासनगर महानगरपालिका . 

( इ ) विभागीय परीक्षा ” म्हणजे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी घेण्यात येणारी व या नियमांच्या 
परिशिष्ट अ मध्ये नमूद करण्यात आलेली विभागीय परीक्षा. 

( ई) “ परिशिष्ट " म्हणजे नियमांचे परिशिष्ट . 

( २) ज्या शब्दांची वा शब्द समुहांची व्याख्या या नियमांत समाविष्ट करण्यात आली नसेल त्यांचा अर्थ अधिनियमात ते ज्या अर्थाने वापरले 
असतील तसा समजण्यात येईल . 

३. विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य.- ( अ ) हे नियम अस्तित्वात आल्याच्या तारखेस महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर स्थायी / 
अस्थायी स्वरूपात कोणत्याही पदावर नियुक्त असलेल्या व त्या तारखेनंतर नियुक्त होणाऱ्या परिशिष्ट ३ मध्ये नमूद केलेल्या संवर्गातील सर्व 
अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना परिशिष्ट-३ च्या ‘ ब-१ ‘ ब-२ मध्ये विहित केलेली विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असेल . 

( ब ) उपरोक्त परिशिष्ट अ मध्ये ज्या संवर्गाचा उल्लेख आलेला नसेल त्या संवर्गासाठी आयुक्ताच्या मान्यतेने अधिकाऱ्यांच्या / 
कर्मचाऱ्यांच्या तांत्रिक ज्ञानाची चाचणी घेण्यासाठी लेखी अथवा लेखी व तोंडी परीक्षा विहित केली जाईल. याकरिता किमान तीस दिवसांपेक्षा कमी 
नाही एवढ्या कालावधीची पुर्वसूचना संबंधितांस देण्यात येईल . 

४. कालावधी आणि संधीची संख्या.- ( अ) राजपत्राच्या दिनांकापूर्वीनियुक्त केलेल्या व्यक्तींकरिता कालावधी व संधीची संख्या : 
या नियमांच्या अधिन राहून, राजपत्राच्या दिनांकापूर्वी महानगरपालिका कर्मचारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमान्वये 
परीक्षा उत्तीर्ण न झालेल्या व्यक्तीने, तिला परीक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून नियम ११ अन्वये सूट दिलेली नसेल तर राजपत्राच्या दिनांकापासून ३ वर्षांच्या 
आत व २ संधीमध्ये परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. 

( ब ) महानगरपालिका सेवाभरती नियम -२०१५ नुसार नियुक्त कर्मचाऱ्यांनी त्यांची नियुक्ती झाल्याच्या दिनांकापासून ४ वर्षांत ३ संधीमध्ये 
विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. 

५. परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी मानक.- ( अ ) महानगरपालिकेतर्फे आयोजित केल्या जाणाऱ्या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी प्रत्येक 
प्रश्नपत्रिकेच्या एकूण गुणांच्या किमान 

गुण 

मिळविणे आवश्यक असेल . 
( ब) परंतु चतुर्थ श्रेणी संवर्गातील जे कर्मचारी माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण असतील त्यांना लिपिक या पदावर पदोन्नती मिळण्यासाठी 
परिशिष्ट — ब-१ च्या केवळ प्रश्नपत्रिका १ ची परीक्षा द्यावी लागेल. या कर्मचाऱ्यांना ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी ४० टक्के गुण आवश्यक 
असतील . 

( क ) प्रत्येक संवर्गासाठी विहित करण्यात आलेल्या सर्व विषयात वरील ( अ) व ( ब) च्या तरतुदीच्या आधारे एक वा एकापेक्षा अधिक 
संधीत उत्तीर्ण झाल्यावरच विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे समजण्यात येईल . 


- 


४५ टक्के 


भाग चार - ब -४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, नोव्हेंबर १७-२३, २०१६ / कार्तिक २६ - अग्रहायण २, शके १ ९ ३८ 


६. अनुग्रह गुण. -संपूर्ण परीक्षेसाठी विहित केलेल्या एकूण गुणांच्या ४५ टक्के किंवा त्याहून 

अधिक 

गुण एखाद्या उमेदवाराने मिळवले 
असतील परंतु, एक किंवा दोन स्वतंत्र प्रश्नपत्रिकांमध्ये ४५ टक्के गुण तो मिळवू शकला नसेल तर त्याला त्या विषयांमध्ये अथवा एकूण परीक्षेत 
जास्तीत जास्त ४ अनुग्रह गुण , जर त्यामुळे तो परीक्षा उत्तीर्ण होत असेल तर देण्यात येतील. ज्या उमेदवारांना यापूर्वीच्या प्रयत्नांमध्ये सूट 

देण्यात 
आलेली आहे. त्यांनासुद्धा ही सवलत देण्यात येईल. 

७. परीक्षेचा अभ्यासक्रम. — विभागीय परीक्षांसाठीचा अभ्यासक्रम परिशिष्ट · ३ अ / ३ ब मध्ये विहित केल्याप्रमाणे किंवा शासनाने 
वेळोवेळी विहित केल्यानुसार असेल.परंतु, अग्निशमन विभागातील उपस्थानक अधिकारी व त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठीच्या नागपूर अग्निशमन 
महाविद्यालयाकडून घेतल्या जाणाऱ्या व अभियांत्रिकी अधिकारी महाविद्यालय, नाशिक यांचेकडून अभियांत्रिकी विभागातील अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांसाठी 
विहित केलेल्या परीक्षांसाठीचा अभ्यासक्रम त्या परीक्षा घेणाऱ्या प्राधिकाऱ्यांकडून जाहीर केल्याप्रमाणे असेल . 

८. प्रशिक्षण . - विभागीय परीक्षेस बसू इच्छिणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी परीक्षेपूर्वी किमान ४० तासांचा प्रशिक्षण कार्यक्रम महानगरपालिकेडून 
आयोजित करण्यात येईल . 

९. परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास होणारे परिणाम . -एखादा कर्मचारी नियम -४ मध्ये विर्निदिष्ट केलेल्या कालमर्यादेत आणि संधीमध्ये 
परीक्षा उत्तीर्ण झाला नाहीतर पुढील परिणाम होतील 

( अ ) तो परीक्षा उत्तीर्ण होईपर्यंत किंवा नियम -१० च्या पोट नियम (१) व ( २) अन्वये परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून त्यास सूट मिळेपर्यंत 
त्याला त्याच्या पदावर कायम करण्यात येणार नाही, किंवा त्याच्या पदाच्या वेतनमानातील पुढील वेतनवाढ त्याला देण्यात येणार नाही . अशा 
रीतीने रोखून ठेवलेली वेतनवाढ तो परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याच्या दिनांकापासून किंवा त्याला परीक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून नियम-१० च्या पोट नियम 
(१) व (२ ) अन्वये सूट देण्यात आल्याच्या दिनांकापासून त्याला देय असेल आणि कोणतेही वेतनवाढ रोखून न धरल्याचे समजून पुढील सर्व 
वेतनवाढी देण्यात येतील. मात्र गतकाळातील थकबाकीची रक्कम अनुज्ञेय नसेल. 

( ब) त्याला त्या संवर्गातील आपली ज्येष्ठता गमवावी लागेल, म्हणजेच जे कर्मचारी त्यांच्या अगोदर परीक्षा उत्तीर्ण झाले असतील त्या 
सर्व कर्मचाऱ्यांच्या नंतर त्याचा ज्येष्ठता क्रम लागेल . तसेच. अशा ज्या कर्मचाऱ्याच्या नंतर त्याचा ज्येष्ठता क्रम लागेल त्या कर्मचाऱ्यास 
ज्येष्ठ असणाऱ्या आणि त्याच्या नंतर परंतू नियम - ४ मध्ये विर्निदिष्ट केलेल्या कालावधीत व संधीमध्ये परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या 
नंतरचा ज्येष्ठता क्रम त्याला देण्यात येईल . 

१०. परीक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून सूट.- (१) राजपत्राच्या दिनांकानंतर नियुक्ती झालेल्या कर्मचाऱ्यास परीक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून पुढील 
बाबतीत 

सूट देण्यात येईल . 
( अ) त्यास यापूर्वीच कर्मचारी म्हणून कायम करण्यात आले असेल अशा प्रकरणीकिंवा, 

ब) तो सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमान्वये यापूर्वीच परीक्षा उत्तीर्ण झाला असेल अशाप्रकरणी किंवा , 
( २) कोणत्याही दिनांकास कर्मचारी ४५ वर्षे वयाचा झाल्यानंतर त्यास परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यात येईल . 

११. परीक्षा सर्वसाधारणपणे वर्षांतून एकदा घेण्यात येईल . एखाद्या वर्षी जर कोणत्याही कारणास्तव परीक्षा घेण्यात आली नाहीतर , कालावधी 
व संधीची गणना करतांना वगळण्यात येईल . 

१२. निर्वाचनाच्या शक्ती. - या नियमातील तरतुदीनुसार अधिकाऱ्यांच्या/ कर्मचाऱ्यांच्या एखाद्या संवर्गास कोणती विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण 
होणे अनिवार्य आहे वा कोणत्या संवर्गास ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट आहे. यासंबंधी कोणताही विवाद उत्पन्न झाल्यास त्याबाबतचा आयुक्तांचा 
निर्णय अंतिम असेल . 


परिशिष्ट -३ अ 


(नियम -३ ) 
विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असलेले संवर्ग 


अ.क्र . 


विभाग 


संवर्ग 


१ प्रशासकीय सेवा 


लिपिक / वरिष्ठ लिपिक / जकात निरीक्षक / अधीक्षक / मुख्य लिपिक / मुख्य जकात अधीक्षक / लघुलेखक 

मुख्य विधि अधिकारी / अभिलेखापाल व समकक्ष 
सहा. आयुक्त / प्रभाग क्षेत्र अधिकारी / उप कर निर्धारक व संकलक / माहिती व जनसंपर्क अधिकारी / 

भांडार अधिकारी व समकक्ष 
लिपिक संवर्गात येणारे पदे : लिपिक -टंकलेखक / रोखपाल / दूरध्वनी चालक / मीटर रिडर व समकक्ष 
उप -मुख्य लेखा अधिकारी, लेखा अधिकारी ( वर्ग-२) , अंतर्गत लेखा परीक्षक , लेखापाल, उपलेखापाल , 

वरिष्ठ लेखा परीक्षक, सहा. मुख्य लेखा परीक्षक , कनिष्ठ लेखा परीक्षक , रोखपाल व इतर 


२ लेखा / लेखा परीक्षण सेवा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, नोव्हेंबर १७-२३, २०१६ / कार्तिक २६ - अग्रहायण २, शके १९ ३८ 


२७ 


परिशिष्ट ब-२ मध्ये विहित केलेल्या परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असलेले संवर्ग. 


अ . क्र . 


विभाग 


संवर्ग 


१ अग्निशमन 

अग्निशामक / ड्रायव्हर ऑपरेटर 
महानगरपालिकेव्यतिरिक्त इतर प्राधिकाऱ्याकडून घेतल्या जाणाऱ्या विहित विभागीय परीक्षा. 
विभाग परीक्षा घेणारा प्राधिकारी 

संवर्ग 


अ.क्र . 


१ अग्निशमन 


अग्निशमन महाविद्यालय, नागपूर उपस्थानक अधिकारी / उप अग्निशमन अधिकारी (विभागीय 

अधिकारी परीक्षा) 
अभियांत्रिकी अधिकारी महाविद्यालय , कनिष्ठ अभियंता, उप अभियंता. 
नाशिक . 


२ अभियांत्रिकी 

स्थापत्य /विद्युत / यांत्रिकी 


परिशिष्ट -३ ब 


विभागीय परीक्षा 
प्रश्नपत्रिका - १ 

( गुण १०० , 

वेळ ३ तास ) 
१. सारांश लेखन 
२. टिप्पणी लेखन 
३. पत्रलेखन 

४. भाषांतर ( इंग्रजीतून मराठीत ) 
टीप . या प्रश्नपत्रिकेचे माध्यम मराठी असेल व प्रश्नांची उत्तरे मराठी भाषेत द्यावी लागतील . 
प्रश्नपत्रिका- २ ( पुस्तकासह ) 

( गुण १०० , वेळ ३ तास ) 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम परिशिष्ट ४ व अनूसूची ‘ ड ची प्रकरणे १ ते १९ व विशेष करून महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार असलेले प्राधिकारी यांची कर्तव्ये, जबाबदाऱ्या व कामकाजाची पद्धती. 
प्रश्नपत्रिका ३ ( पुस्तकासह ) 

( गुण १००, वेळ ३ तास ) 
१) सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती :- ( गुण ७५ ) 

रजा 
वेतन 
वर्तणूक आणि शिस्त व अपील 

निवृत्तीवेतन नियम 
२) रचना व कार्यपद्धती :- ( गुण २० ) 


सहा गढे पद्धती 


लिपिक वा तत्सम संवर्गातील ज्या कर्मचाऱ्यांना ( गट - क ) लेखा/ लेखा परीक्षण सेवा विभागात काम करण्याची इच्छा असेल त्यांना 
प्रश्नपत्रिका १,२,३ व्यतिरिक्त पुढे विहित करण्यात आलेल्या विषयांच्या परीक्षेत उत्तीर्ण व्हावे लागेल. 


प्रश्नपत्रिका- ४ 


( पुस्तकासह ) 


( गुण १०० , वेळ ३ तास ) 


२ . 


१. मुंबई वित्तिय नियम , १ ९ ५ ९. 

महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका प्रकरण क्र . ४, ५, ७, ९ व १७ अभ्यासात नाही , परिशिष्टे २, ४, ८, ९, ११ वगळून. 
३ . महाराष्ट्र आकस्मिक खर्चनियमावली , १९ ६५ तसेच नियमावली १ ९९ २. 

महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमावली २, ३, ६, ७, ८ , ९, १०,११, १२-१ ते १२-५ इतकी प्रकरणे अभ्यासक्रमात आहेत . 
५ . महानगरपालिकेच्या निविदेसाठी सर्वसाधारण अटी व शर्ती. 


भाग चार - ब -५ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, नोव्हेंबर १७-२३, २०१६ / कार्तिक २६ - अग्रहायण २, शके १९ ३८ 


प्रश्नपत्रिका- ५ 


( पुस्तकासह ) 


( गुण १०० , वेळ ३ तास ) 


१. Book Keeping & Accountancy 
7. Accrual Based Double Entry Accounting 
३. मुंबई प्राथमिक शिक्षण अधिनियम , १९ ४७ 

४. मुंबई प्राथमिक शिक्षण नियम , १९ ४ ९ 
गट - क च्या कर्मचाऱ्यांना गट - ब च्या पदावर पदोन्नती मिळण्यापूर्वी या परिशिष्टातील प्रश्नपत्रिका क्र . १, २ व ३ व्यतिरिक्त 
खालील प्रश्नपत्रिकेत उत्तीर्ण होणे आवश्यक असेल : 


प्रश्नपत्रिका -६ ( पुस्तकासह ) 

( गुण १०० , वेळ ३ तास ) 
१ . महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम, १९ ६६ 
२ . महानगरपालिका ( घनकचरा व्यवस्थापन ) उपविधी , २००२ 
३ . महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र ) वृक्षांचे जतन अधिनियम , १ ९७५ 

सुवर्णजयंती रोजगार योजना 

झोपडपट्टी सुधार योजना 
६ . अंध व अपंगांसाठीच्या शासनाच्या सवलती व योजना 
७ . समाज विकास व बालकल्याण संबंधीच्या शासनाच्या व महानगरपालिकेच्या योजना. 


४ . 


५ . 


परिशिष्ट ३ क 


विभागीय परीक्षा ( अग्निशमन ) 

विभाग- अग्निशमन 
संवर्ग- अग्निशामक / ड्रायव्हर ऑपरेटर 


तोंडी व प्रात्यक्षिक परीक्षा : 


( १०० - गुण ) 


~ 


( १ ) रासायनिक अग्निशामके 
( २) शिड्या 
( ३ ) होज पाईप 
( ४ ) फोम व होम साधने 
( ५ ) हायड्रंट व होज फिटींग्ज 
( ६ ) पंप 
( ७ ) वॉटर रिले 
( ८ ) गाठी 
( ९ ) 

श्वसन उपकरणे 
( १० ) कवायत 


प्रकार , उपयोग, देखभाल व निगा 
प्रकार , उपयोग, देखभाल व निगा 
प्रकार, उपयोग , देखभाल व निगा 
प्रकार , उपयोग , देखभाल व निगा 
प्रकार , उपयोग, देखभाल व निगा 
प्रकार , उपयोग, देखभाल व निगा 
प्रकार , उपयोग, देखभाल व निगा 
प्रकार , उपयोग, देखभाल व निगा 
साहित्याची नावे व वापर 
आज्ञापालन व सहकाऱ्याबरोबर कवायत करण्याची क्षमता 


लेखी परीक्षा : - (१०० - गुण , वेळ २ तास ) 


( १ ) प्रथमोपचार 


( २ ) वॉचरूम कार्यपद्धती 


( ३ ) अग्निशामक व ड्रायव्हर ऑपरेटर पदाची कर्तव्ये 


प्रथमोपचार पेटीतील साहित्य व भाजणे, अस्थिभंग, घुसमटणे , रक्तस्त्राव, 

जखमा यांचेवर करावयाच्या प्रथमोपचाराची माहिती देणे. 
वॉचरूममध्ये ठेवल्या जाणाऱ्या रेकॉर्डची माहिती , त्यासाठी वापरले जाणारे 

नमुने व काल्पनिक संदेशावर वॉचरूमच्या रेकॉर्डमध्ये नोंद करणे . 
पदाच्या कर्तव्यांची माहिती असणे व ती कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी कराव्या 

लागणाऱ्या कामाबद्दलचा तपशील. 
शिस्तीचे व कर्तव्यपालनाचे अग्निशमन विभागातील महत्त्व व त्यांचे पालन 
न झाल्यास होणारे परिणाम . कर्तव्यपालन न झाल्यामुळे वा झाल्यामुळे 
आठवणीत राहिलेल्या एखाद्या प्रसंगाचे वर्णन . 


( ४ ) शिस्त व कर्तव्यपालन 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, नोव्हेंबर १७-२३, २०१६ / कार्तिक २६ - अग्रहायण २, शके १९ ३८ 


२ ९ 


परिशिष्ट 


४ 


पदोन्नतीसाठी एकीकृत संवर्ग 


प्रस्तावना : 


उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या कामाची व्याप्ती विचारात घेऊन वेळोवेळी विविध संवर्ग निर्माण करण्यात आलेले आहेत . मात्र या सर्व 
संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात व त्यांची सेवा ज्येष्ठता निश्चित करण्याकरिता प्रशासकीय कामाच्या सोईसाठी 
खालीलप्रमाणे एकीकृत संवर्गनिर्माण करण्यात येत आहे 


अ.क्र . 


समकक्ष पदे 


शेरा 


निर्माण करण्यात येणाऱ्या 
एकीकृत संवर्गाचे नाव 


( १ ) विभाग अधिकारी 


सदरच्या पदाची कर्तव्ये महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 

प्रमाणे असतील. 


सहा. आयुक्त / प्रभाग क्षेत्र अधिकारी / 
उप कर निर्धारक व संकलक / माहिती व 
जनसंपर्क अधिकारी / भांडार अधिकारी 
व समकक्ष 
मुख्य जकात अधीक्षक / स्थानिक संस्था 
कर अधीक्षक , मुख्य लिपिक / अधीक्षक / 
कर निरीक्षक 
वरिष्ठ लिपिक / जकात निरीक्षक , 


( २ ) 


अधीक्षक 


सदरच्या पदाची कर्तव्ये महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 

प्रमाणे असतील . 


( ३ ) वरिष्ठ लिपिक / 

जकात निरीक्षक 
( ४ ) लिपिक -टंकलेखक 


लिपिक , टंकलेखक , मिटर रीडर 


सदरच्या पदाची कर्तव्ये महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 

प्रमाणे असतील. 
सदरच्या पदाची कर्तव्ये महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 

प्रमाणे असतील . 
सदरच्या पदाची कर्तव्ये महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 
प्रमाणे असतील . 


( ५ ) मजूर 


मजूर / वॉलमन / झारीवाला / हेल्पर 


( १ ) वर निर्देषित केल्याप्रमाणे संवर्गाचे एकत्रिकरण प्रत्येक महापालिकेने स्वतंत्रपणे करावयाचे आहे. 
( २) या एकीकृत संवर्गातील पदधारक बदलीस आंतरपरिवर्तनीय असतील . 

( ३ ) समावेशन :- जे कर्मचारी नियमीतपणे पद धारण करीत असतील व संबंधित पदाच्या भरतीवेळी वेळोवेळी प्रचलित असलेल्या सेवा प्रवेश 
नियमांच्या तरतुदीनुसार त्या पदावर नियुक्ती झालेली असेल तर संबंधित एकीकृत संवर्गात त्याचे नियमित समावेशन झाले आहे, असे मानले जाईल. 
म्हणजेच त्याने धारण केलेले पद ज्या एकीकृत संवर्गात समाविष्ट केले असेल त्या एकीकृत संवर्गात त्याचे समावेशन होईल . 

( ४ ) ज्येष्ठता : - एकीकृत संवर्गाची ज्येष्ठता महाराष्ट्र नागरी सेवा ज्येष्ठता नियम, १९ ८१ प्रमाणे निश्चित करण्यात येईल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सीमा ढमढेरे , 
शासनाच्या सहसचिव . 


भाग चार - ब -५ अ 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, नोव्हेंबर १७-२३, २०१६ / कार्तिक २६ - अग्रहायण २, शके १ ९ ३८ 


५५ 


शुक्रवार , मार्च २० , २०१५ / फाल्गुन २९, शके १९ ३६ 


- 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २० मार्च २०१५ 

अधिसूचना 
मुंबई मोटार वाहन कर अधिनियम, १९ ५८. 

क्रमांक अधिसू. २००८ / प्र. क्र .८६/ रस्ते- ६. - ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक डब्ल्यु.आय.एफ . 
१०९९ /प्र. क्र .१२२/ रस्ते-६, दिनांक १८ ऑगस्ट २००० अन्वये बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा या तत्वावर विहित अटी व शर्तीनुसार वांद्रे-वरळी 
सागरी सेतू प्रकल्पासाठी उद्योजक म्हणून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास प्राधिकृत केलेले आहे 

आणि ज्याअर्थी, वांद्रे-वरळी सागरी सेतू प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर ३० वर्षाच्या कालावधीसाठी, प्रकल्पावर झालेला भांडवली खर्च व 
व्याज वसूल करण्यासाठी विहित दराने पथकर गोळा करण्यासाठी , महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाचे असे मत आहे की वांद्रे- वरळी सागरी सेतूचे बांधकाम, संचालन व देखभाल ही जनतेस उपलब्ध करून 
देण्यात आलेली विशिष्ट सेवा आहे आणि म्हणून सदर मार्गावर पथकर लागू करून तो पथकर नाक्यावर गोळा करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने मुंबई मोटार वाहन कर अधिनियम, १९ ५८ (१९ ५८ चा ६५ ) च्या कलम २० ची पोट - कलमे (१- अ) , 
( १- ब ), ( १- क ), (१- ड ) आणि (१- इ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याला समर्थनीय करणाऱ्या अधिकारांचा वापर करून , निर्गमित केलेल्या 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग , अधिसूचना क्रमांक अधिसू-२००८ / प्र. क्र .८६ /रस्ते -६, दिनांक ३० जून २०० ९ सोबतच्या परिशिष्टातील रकाना क्रमांक 
२ मध्ये नमूद केलेल्या वाहनांसाठी वांद्रे-वरळी सागरी सेतूचा वापर करण्यासाठी रकाना क्रमांक ३ मध्ये नमूद केलेल्या दराने दिनांक ६ जुलै २००९ ते 
दिनांक ५ जुलै २०१० या एक वर्षाच्या कालावधीसाठी वांद्रे- वरळी सागरी सेतू प्रकल्पांतर्गत पॅकेज-४ अंतर्गत वांद्रे रिक्लेमेशन, वांद्रे येथे बांधण्यात 

आलेल्या साखळी क्रमांक १/७४५ येथील पथकर नाक्यावर पथकर बसविला आहे आणि त्यानंतर दिनांक ६ जुलै २०१० , दिनांक ५ जानेवारी २०११, 
दिनांक ३१ मार्च २०११, दिनांक २ जुलै २०११, दिनांक ३ जानेवारी २०१२ आणि दिनांक २८ मार्च २०१२ च्या अधिसूचनेन्वये दिनांक ३१ मार्च २०१५ 
पर्यंतच्या कालावधीसाठी पथकर बसविला आहे ; 

त्याअर्थी, मुंबई मोटार वाहन कर अधिनियम, १९ ५८ ( १९ ५८ चा ६५ ) च्या कलम-२० ची पोट - कलमे ( १- अ), (१- ब), (१- क ), ( १- ड ) 
आणि ( १-इ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याला समर्थनीय करणाऱ्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे घोषित करते की , 
वांद्रे- वरळी सागरी जोड रस्त्याचा ( वांद्रे ते वरळी ) वापर करणाऱ्या व खालील अनुसूचीच्या स्तंभ-( २) मध्ये अनुक्रमे विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रकारच्या 
मोटार वाहनांकडून ओढून नेल्या जाणाऱ्या अनुयानांवर अनुसूचीच्या स्तंभ (३) मध्ये त्यांच्यासमोर विनिर्दिष्ट केलेल्या दराने दिनांक १ एप्रिल २०१५ 
पासून सुरू होणाऱ्या व दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजी संपणाऱ्या कालावधीकरिता वांद्रे -वरळी सागरी सेतू प्रकल्पांतर्गत पॅकेज-४ अंतर्गत वांद्रे 
रिक्लेमेशन , वांद्रे येथे बांधण्यात आलेल्या साखळी क्रमांक १/७४५ येथील पथकर नाक्यावर पथकर बसविण्यात यावा. 

अनुसूची 


अ.क्र 


पथकराचे प्रतिफेरीचे दर ( रुपये ) 


वाहनांचा प्रकार 

( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


२ . 


६०.०० 


मोटार वाहन अधिनियम, १९ ८८ ( १९ ८८ चा ५ ९) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 
हलकी मोटार वाहने . 
( अ) कार , जीप जसे की , टाटा सूमो , ट्रॅक्स , कमांडर इतर तत्सम वाहने 
( चालक वगळून १२ प्रवासी क्षमता असलेली) वाहनचालक 
वगळून सहा आसनी प्रवासी रिक्षा वाहने . 
( ब ) मिनी बस किंवा तत्सम वाहने ( चालक वगळून १२ पेक्षा 
जास्त पण २० प्रवासी क्षमतेपर्यंत ) आणि अनुक्रमांक २ मध्ये 
नमूद केलेल्या वाहनांव्यतिरिक्त माल वाहतूक करणारी वाहने 


९ ५.०० 


२ . 


ट्रक , बस. 


१२५.०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , नोव्हेंबर १७-२३, २०१६ / कार्तिक २६ - अग्रहायण २, शके १९ ३८ 


३१ 


१. खालील वाहनांना पथकरातून सूट देण्यात येईल : 
( १) राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यांचे राज्यपाल किंवा वाहनावर लाल दिवा लावण्याची परवानगी असलेले लोकप्रतिनिधी प्रवास करीत 

असलेली वाहने . 
( २ ) संसदेचेविद्यमान सदस्य तसेच महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचेविद्यमान सदस्य प्रवास करीत असलेली वाहने . 
( ३ ) महाराष्ट्रातील माजी संसद सदस्य किंवा महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे माजी सदस्य प्रवास करीत असलेली 

वाहने . 
( ४ ) केंद्र व राज्य शासकीय वाहने . 
( ५ ) लष्करी वाहने . 
( ६ ) पोलीस दलाची वाहने . 
( ७ ) अग्निशमन दलाची वाहने . 
( ८ ) रुग्णवाहिका . 
( ९ ) शववाहिका. 
( १० ) टपाल व तार खात्याची वाहने . 


२. उपरोल्लेखित पथकर नाक्यावर उपरोल्लेखित कालावधीसाठी पथकर वसूल करण्याचा आणि वसूल झालेल्या पथकराची संपूर्ण रक्कम 
ठेवून घेण्याचा हक्क महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई यांना प्रदान करण्यात आला आहे. 

खालील प्रकारच्या वाहनांचा वांद्रे- वरळी सागरी जोड रस्त्याचा ( वांद्रे ते वरळी) वापर करण्यास मज्जाव करण्यात येत आहे : 
( १) मोटार सायकल, स्कुटर , मोपेड, ट्रॅक्टर आणि रिकाम्या ट्रॉलीसह ट्रॅक्टर आणि चालक वगळून तीन प्रवासी क्षमतेची अटो रिक्षा. 
( २) प्राण्यांकडून ओढण्यात येणारी वाहने व हळू चालणारी वाहने . 
( ३ ) वरील अनुसूचित अनुक्रमांक ( २) येथे नमूद केलेल्या जड वाहनांव्यतिरिक्त मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ (१ ९ ८८ चा ५ ९ ) 

अन्वये नमूद केलेली जड वाहने जसे की , ट्रक ट्रेलर्स, दोनपेक्षा जास्त आसांची वाहने . 
३. पथकराच्या दरामध्ये खालीलप्रमाणे सवलत देण्यात येते : 

( अ ) पथकराच्या ५० कुपन्सची आगाऊ खरेदी करणाऱ्या वाहनधारकास पुस्तिकेच्या किमतीमध्ये १० टक्के सवलत देण्यात येईल. 
( ब ) पथकराच्या १०० कुपन्सची आगाऊ खरेदी करणाऱ्या वाहनधारकास पुस्तिकेच्या किमतीमध्ये २० टक्के सवलत देण्यात येईल . 
( क ) वारंवार प्रवास करणाऱ्या वाहनांसाठी परतीच्या पासाचे व दैनिक पासाचे दर हे त्या वाहनाच्या एकेरी पथकराच्या दराच्या अनुक्रमे 

दीड व अडीचपट असतील , परतीचा व दैनिक पास ज्या दिनांकास देण्यात आला असेल, त्या दिवशीच्या रात्री १२-०० वाजेपर्यंत 
वैध राहील . हे दर खालील प्रमाणे असतील : 


अ.क्र . 


वाहन प्रकार 


परतीच्या पासाचे दर 


दैनिक पासाचे दर 


१ . 


कार /टॅक्सी 


९ ०.०० 


१५०.०० 


२ . 


मिनी बस / टेम्पो 


१४०.०० 


२३५.०० 


३ . 


ट्रक / बस 


१८५.०० 


३१०.०० 


( ड ) मासिक पासाचे दर एकेरी प्रवास दराच्या ५० पट राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सं . श्री . सोलंकी, 
शासनाचे उप सचिव . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, नोव्हेंबर १७-२३, २०१६ / कार्तिक २६ - अग्रहायण २, शके १ ९ ३८ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 20th March 2015 . 


NOTIFICATION 


BOMBAY MOTOR VEHICLES Tax Act , 1958 . 


No. ADHISU - 2008 /C.R . 86 /Road - 6. — Whereas the Government of Maharashtra has , vide 
Government Resolution , Public Works Department, No. Somet. 3174.14 . 1099/9 . 7.122 / 6 , dated 
the 18th August 2000 , authorized the Maharashtra State Road Development Corporation Limited 
as an entrepreneur to activate the Bandra -Worli Sea Link Project under the Build , Operate and 
Transfer ( B.O.T.) scheme and to complete the work subject to the terms and conditions mentioned 
therein , 


And whereas , the Maharastra State Road Development Corporation was authorized to collect 
the toll, at the rates mentioned therein for the period of 30 years from the date of completion of 
the construction work of the said road , to recover the Capital Expenditure of the said project and 
interest thereon ; 


And whereas , the Government of Maharashtra was of the opinion that the Construction , 
operation and maintenance of the said road is the special service to the public and, therefore , 
considered it expedient to levy and collect the toll on the said road at the toll collection centre ; 


And whereas, the Government of Maharashtra has, vide Government Notification , Public 
Works Department, No. ADHISU . 2008 / C . R. 86 Road 6 , dated the 30th June 2009, issued in 
exercise of the powers conferred by sub - sections ( I- A ), (1- B ),(I- C ), (I - D ) and (I- E ) of section 20 of 
the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act (LXV of 1958 ), levied and collected the toll on the classes 
of motor vehicles specified in column ( 2 ) of the Schedule appended thereto passing over the 
Bandra -Worli Sea Link Road (Bandra to Worli ), at the rates specified against each of the said 
vehicles in column ( 3 ) of the said Schedule for the period of one year with effect from the 6th July 
2009 to 5th July 2010 , at the toll collection centre constructed under Package IV of the project 
near Bandra Reclamation , Bandra at Chinage No. 1/745 and thereafter , vide Government 
Notifications dated the 6th July 2010 , 5th January 2011 , 31st March 2011, 2nd July 2011 , 3rd 
January 2012 and 28th March 2012 upto the 31th March 2015 . 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -sections (I- A ), (I- B ), (I- C ), (I- D ) 
and (I - E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act (LXV of 1958), the Government 
of Maharashtra hereby declares that, the toll shall be levied , on the classes of motor vehicles 
specified in column (2 ) of the Schedule appended hereto , passing over the Bandra -Worli Sea 
Link Raod (Bandra to Worli), at the rates specified against each of the said vehicles in column ( 3 ) 
of the said Schedule , and collected at the toll collection centre constructed under Package IV of 
the project near Bandra Raclamation , Bandra at Chinage No. 1/745 , for the period of three years 
with effect from the 1st April 2015 to 31st March 2018 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, नोव्हेंबर १७-२३, २०१६ / कार्तिक २६ - अग्रहायण २, शके १९ ३८ 


20 


SCHEDULE 


Particulars of Motor Vehicales 


Sr. 
No. 


Rates of toll in rupees per trip 
(For period from 1st April 2015 to 

31st March 2018 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


60.00 


Light motor vehicles as defined in the Motor 
Vehicles Act , 1988 (59 of 1988 ) 
( a ) Car , Jeep such as Tata Sumo, Trax , Commander , 
or any other similar vehicles (having carriage capacity 
upto twelve passengers excluding driver ), six seater 
Auto - Rickshaw excluding driver . 
(6 ) Mini bus or any other similar vehicles (having 
carraige capacity more than twelve and upto twenty 
passengers , excluding driver ) and goods carraige vehicles 
which are not included in serial number 2 . 
Truck , Bus 


95.00 


3 


125.00 


1. The following types of vehicles are exempted from the toll , namely : 
( a ) VVIP vehicles carrying President of India and Vice - President of India , Governor of 

State , Public Representatives entitled for Red lamp on their Vehicle . 
(6 ) Vehicle carrying sitting Members of Parliament , Maharashtra Legislative Assembly 

and Maharashtra Legislative Council. 
(c ) Vehicle carrying sitting Ex -Members of Parlaiment from Maharashtra and 

Ex-Members of Maharashtra Legislative Assembly and Maharashtra Legislative 

Council. 
( d ) Central and Sate Government vehicles . 
(e ) Defence vehicles. 
(f) Police Vehicles . 
( g ) Fire fighting vehicles . 
(h ) Ambulances . 
(i ) Hearses. 

(j) Vehicles of the Post and Telegraph Department. 

2. The Maharashtra State Road Development Corporation Limited , Mumbai is authorised 
to collect and retain the amount of toll collected at the above toll collection center , for the above 
mentioned period . 

3. The following types of vehicles have no access to the Bandra -Worli Sea Link Road , i.e 
Bandra to Worli section , namely : 

( a ) Motor cycle , Scooter , Moped , Tractor with unladen trolley and Auto -Rickshaw 
registered to carry three persons excluding driver. 
(6 ) Animal drawn vehicles and slow moving vehicles . 
(c) Heavy motor vehicles as defined in the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988 ) such as 
truck trailers , multi axle vehicles, etc., except vehicles covered by entry at serial number 

2 of the above Schedule . 
4. Concessions in rates of toll are as given below : 

(a ) Ten percent rebate will be given to the purchaser of booklet Containing 50 coupons 
in advance . 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, नोव्हेंबर १७-२३, २०१६ / कार्तिक २६ - अग्रहायण २, शके १ ९ ३८ 


(b ) Twenty percent rebate will be given to the purchaser of booklet Containing 100 
coupons in advance . 


(c ) The rates of return journey pass and daily pass of the frequently plying vehicle shall 
be one and half times and two and half times of their respective one way travel rates . Return 
journey pass and daily pass will be valid upto 12-00 midnight of the day of issuing the pass. The 
rates of pass shall be as follows : 


Sr.No. 


Particulars of 
Motor Vehicles 


Return Journey Pass 


Daily Pass 


1 


Car/ Taxi 


90.00 


150.00 


2 


140.00 


235.00 


Mini Bus/Tempo 

Truck /Bus 


3 


185.00 


310.00 


(d ) The rates of monthly passes will be 50 times of their respective one way travel rates. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. S. SOLANKI, 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


